RNI No. MAHBIL / 2009/ 31744 
Reg. No. MCS/177 / 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक ३५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र १०- १६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ९८ , किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती के . एस. होरे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला, यांचा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६८१. – श्रीमती के. एस . होरे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत ५ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० हे सुटट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्रीमती के . एस . होरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती के . एस. होरे, ह्या न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . जे. पी . जोशी , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६८२. - श्री . जे. पी . जोशी , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१० ते २१ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १७ डिसेंबर २०१० रोजीची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. जे. पी . जोशी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जे. पी . जोशी हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . व्ही . पी . कारेकर , सदस्य औद्योगिक न्यायालय, जळगांव , यांचा दिनांक १३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६८५. – श्री . व्ही . पी . कारेकर , सदस्य औद्योगिक न्यायालय , जळगांव , यांना त्यांच्या दिनांक १३ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०१० ते १० डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१० व १२ डिसेंबर २०१० रोजीच्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही . पी . कारेकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगांव, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व्ही . पी. कारेकर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . एल . कांबळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६८६. - श्री . व्ही . एल . कांबळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० ते १६ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ११ डिसेंबर २०१० व १२ डिसेंबर २०१० तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १७ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही . एल. कांबळे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही. एल . कांबळे, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जी. एस . वानखेडे, न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६८७ – श्री . जी . एस . वानखेडे, न्यायाधीश , १२ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० ते २६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा , रजेच्या 
पुढे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी . एस. वानखेडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . एस . वानखेडे, हे न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


के. एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल -१अ 


X 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एम . एन . बोंद्रे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगांव यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६९२ – श्री . एम. एन. बोंद्रे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगांव यांना त्यांच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते दिनांक १ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक२५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० तसेच पुढे दिनांक २ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. एम. एन . बोंद्रे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगांव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम. एन . बोंद्रे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगांव या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


का . ना . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस . काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक २४ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६९३. - श्री . ए. एस . काझी, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक २४ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० आणि रजेच्या पुढे दिनांक २ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ए. एस . काझी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए . एस . काझी , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . पी . आव्हाड , न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २१ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६९४. - श्री. व्ही. पी. आव्हाड, न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २१ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१० रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा, मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. व्ही. पी. आव्हाड, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . पी . आव्हाड , हे न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के. एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी . एन. नायर , न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई, यांचा दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६९५ . – श्रीमती पी . एन . नायर , न्यायाधीश , ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई, यांना त्यांच्या दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१० या १ दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून, रजेच्या मागे 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक १९ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . एन . नायर , हे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी . एन . नायर , ह्या न्यायाधीश ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१० . 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 

INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA , MUMBAI 
Administrative Building, 1st Floor , Government Colony, Bandra (E .) Mumbai 400 051. 

Read . - High Court, Bombay, Letter No. X (Gen.) 0202/ 2010/829 , 

Dated 16th December 2010 . 


Overnme 


NOTIFICATION 


No. 1159. — By virtue of the provisions contained in Regulations 11, 13 , 18 , and 19 of the 
Industrial Court, Regulations framed under Bombay Industrial Relations Act, 1946 . The president 
Industrial Court , Maharashtra , Mumbai, hereby notifies following days to be observed as holidays 
by the Labour Court . Industrial Courts at Mumbai, Commissioner for Workmen s Compensation 
Mumbai and Wage Boards , Mumbai during the Year - 2011. 


HOLIDAYS - 2011 


Occasion 


Dates 


Days 


Sr. 
No 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) Republic Day 


Wednesday 


(2 ) Id - E Milad 


26th January , 2011 
16th February, 2011 
19th February , 2011 


Wednesday 


Saturday 


( 3 ) Chhatrapati Shivaji Maharaj 

Jayanti 


2nd March , 2011 


Wednesday 


4th April, 2011 


Monday 


(4 ) Mahashivratri 
(5 ) Gudhi Padwa 
(6 ) Ramnavmi 
(7) Dr. Babasaheb Ambedkar 

Jayanti 


12th April, 2011 


Tuesday 


14th April, 2011 


Thursday 


16th April, 2011 


Saturday 


(8 ) Mahavir Jayanti 
( 9) Good Friday 


22nd April , 2011 


Friday 


( 10 ) Buddha Pournima 


Tuesday 


17th May, 2011 
15th August, 2011 


Monday 


( 11) Independence Day 
( 12 ) Parsi New Year Day 


19th August, 2011 


Friday 


31st August, 2011 


Wednesday 


( 13 ) Ramzan Id 
( 14 ) Ganesh Chaturthi 


1st September, 2011 


Thursday 


6th October, 2011 


Thursday 


( 15 ) Dasara 
( 16 ) Diwali Holidays 


24th to 29th October , 
2011 


Monday to 
Saturday 


7th November , 2011 


Monday 


( 17 ) Bakri Id 
( 18 ) Guru Nanak Jayanti 


10th November , 2011 


Thursday 


(19 ) Moharrum 


6th December , 2011 


Tuesday 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 
Note .— Following days have not been notified as Holidays as they fall on Sundays . 


ve 


en 


Sr. 


Occasion 


Holidays fall of date in the year 2011 


Days 


No . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Holi (2nd Day ) 


Sunday 


2 


Maharashtra day 


Sunday 


20th March , 2011 
1st May , 2011 
11th September , 2011 
2nd October , 2011 


3 Anant Chaturdashi 


Sunday 


4 MahatmaGandhi Jayanti 


Sunday 


5 


Christmas 


25th December , 2011 


Sunday 


Industrial Courts and Labour Courts in the State of Maharashtra except Mumbai will observe 
holidays Summer and Christmas Vacation for the Year 2011, as declared by the respective District 
Courts . 


The dates of Summer and Christmas Vacations for the Industrial Courts at Mumbai are as 
under: 


Summer Vacations : 


From Wednesday , 11th May , 2011 to Sunday 5th June 2011 
( Both days inclusive ). 


Christmas Vacations : 


From Monday 26th December 2011 to Tuesday , 3rd January , 
2012 ( Both days inclusive). 


During the Summer and Christmas Vacations the offices of the Industrial Court in Mumbai 
shall remain open from 10 -00 a .m . to 5 -00 p . m . on working day , but no work except of an urgent 
nature will be admitted after 2 - 00 p . m . and the offices of the Industrial Court in the State of 
Maharashtra except Mumbai shall remain open from 10 - 30 a . m . to 6 - 00 p . m . on working day, but 
no work except of an urgent nature will be admitted after 2 - 30 p . m . 


The Judges of the Labour Courts in the State of Maharashtra and Commissioner for Workmen s 
Compensation , Mumbai may avail two weeks concessional off during the vacations. 


The Industrial Courts and Labour Courts in the State of Maharashtra and office of the 
Commissioner for Workmen s Compensation , Mumbai and Wage Boards, Mumbai shall work on 
every Saturday except 2nd and 4th Saturday in every month in addition to other working days . 


The list of holidays and vacations is likely to be modified as per the recommendations of Shetty 
Commission and directions issued by the Hon ble the Supreme Court of India in Writ Petition No. 
1022 /89 (All India Judges Association Vs . Union of India and others ). 


Mumbai, 
Dated 24th December 2010 . 


R . B . MALIK , 

President, 
Industrial Court , Maharashtra , Mumbai. 

(Head of the Department). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 
BY THE PRESIDENT INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA , MUMBAI. 

Administrative Building , 1st Floor , Government Colony, Bandra (E .) Mumbai 400 051 . 


Read . — This office Notification No . 1153, dated 23rd December 2010 . 


CORRIGENDUM 


No. 1189 . — In this office Notification referred above , at Sr. No. 1 in the column No .5 , the words 
and letters " Vacation Judge to look after urgentmatters of I.C ., Mumbai/ Thane/ Pune/Nashik / Satara / 
Kolhapur/Sangli” be substitued instead of “ Vacation Judge to look after urgent matters of I. C ., 
Mumbai/ Thane/Pune/Nashik /Satara /Kolhapur/ Solapur/Sangli” and Sr. No. 17 in column No.5 the 
words and letters “ Vacation Judge to look after urgent matters of I. C ., Solapur be substitued 
instead of " - --- --” . 


Mumbai, 
Dated 29th December 2011 . 


R . B . MALIK , 

President, 
Industrial Court, Maharashtra ,Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री. ई. के. मुठे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४. - श्री . ई. के. मुठे , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१० ते ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ई. के. मुठे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ई. के. मुठे हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मंबई , 
दिनांक १३ जानेवारी २०११ . 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री . ए. आर . महाजन, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५ . – श्री . ए. आर. महाजन , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१० रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१० व १४ नोव्हेंबर २०१० 
हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. आर. महाजन हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. आर . महाजन हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. आर. महाजन , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६. - श्री . ए. आर. महाजन , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ११ डिसेंबर २०१० 
व १२ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. आर. महाजन हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. आर . महाजन हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मंबई , 
दिनांक १३ जानेवारी २०११ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. टी . आमलेकर, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक २४ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६७. - श्री . ए. टी . आमलेकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक २४ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ डिसेंबर २०१० रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व 
२६ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. ए. टी. आमलेकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. टी . आमलेकर हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १३ जानेवारी २०११. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. एस . पी. गोंधळेकर , न्यायाधीश, ८ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६८ . – श्री. एस . पी . गोंधळेकर, न्यायाधीश, ८ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व दिनांक २६ डिसेंबर २०१० हे सुट्टयांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे. 

श्री. एस . पी. गोंधळेकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ८ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस . पी. गोंधळेकर हे न्यायाधीश, ८ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


दिनांक १३ जानेवारी २०११ . 


__ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . के. एल . व्यास , न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६९. - श्री . के. एल. व्यास, न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ जानेवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ डिसेंबर २०१० ते ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . के. एल. व्यास हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . एल . व्यास हे न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १३ जानेवारी २०११. 


भाग एक - ल - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती व्ही. एस . गुडले , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७० . - श्रीमती व्ही . एस . गुडले , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१० ते २४ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या सुट्ट्या जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती व्ही . एस . गुडले ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती व्ही. एस . गुडले ह्या सहायक , प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , लातूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १३ जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . – श्रीमती के . एस . होरे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक १० डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७१ . - श्रीमती के . एस. होरे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक १० डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० ते १६ डिसेंबर २०१० पर्यंत ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे ११ 
डिसेंबर २०१० , १२ डिसेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक १७डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्रीमती के . एस . होरे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती के एस. होरे ह्या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १३ जानेवारी २०११. 


के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . एम . एस . बोधनकर, न्यायाधीश, १ले कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७२. - श्री . एम . एस . बोधनकर , न्यायाधीश, १ले कामगार न्यायालय, पुणे, यांना त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० डिसेंबर २०१० ते २४ डिसेंबर २०१० पर्यंत ५ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व दिनांक २६ डिसेंबर २०१० च्या सुट्ट्या जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम . एस. बोधनकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एम . एस. बोधनकर , हे न्यायाधीश, १ले कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मंबई , 
दिनांक १३ जानेवारी २०११ . 


का. ना . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी . एन. नायर, न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७३. – श्रीमती पी . एन. नायर , न्यायाधीश, ११वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजींच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांना दिनांक २२ डिसेंबर २०१० या १ दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती पी. एन . नायर , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ११वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी . एन . नायर , ह्या न्यायाधीश, ११वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १३ जानेवारी २०११. 


के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . डब्ल्यू. सोनावणे, न्यायाधीश, १०वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७१ . - श्री . व्ही . डब्ल्यू. सोनावणे , न्यायाधीश, १०वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ ते ११ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०११, रजेच्या पुढे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०११ व १३ फेब्रुवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही. डब्ल्यू . सोनावणे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १०वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . डब्ल्यू. सोनावणे, न्यायाधीश, १०वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती के . एस . होरे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला, यांचा दिनांक ३ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७२. - श्रीमती के. एस . होरे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक ३ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१० व १८ डिसेंबर २०१० पर्यंत २ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक १९ डिसेंबर २०१० व दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० रोजी १ दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती के . एस . होरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती के . एस . होरे , ह्या न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०११ . 


के. एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . के. बी. वाघ , न्यायाधीश, २रे कामगार न्यायालय, अहमदनगर, यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७३. - श्री . के . बी . वाघ , न्यायाधीश, २रे कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ ते ११ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०११ . रजेच्या पुढे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०११ व १३ फेब्रुवारी २०११ हे सुटट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . के . बी . वाघ , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अहमदनगर, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . बी . वाघ , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०११. 


का . ना . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. एम. मुळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ३१ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २५१. – श्री . आर. एम . मुळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३१ जानेवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ जानेवारी २०११ ते २९ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २६ जानेवारी २०११ व रजेच्या पुढे दिनांक ३० जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . आर . एम . मुळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. एम . मुळे , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०११. 


के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . के . डब्ल्यू . ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २५२. - श्री . के . डब्ल्यू . ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०११ ते ५ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०११ रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . के . डब्ल्यू. ठाकरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के. डब्ल्यू . ठाकर , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०११. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF LABOUR , 
Bhosala Chambers, Civil Lines, Nagpur , dated 28th December 2010 . 

| NOTIFICATION 


No. ALC /ADJ/PUB/ IT /NAGPUR / 14 / 10 . — In pursuance of section 17 of Industrial Disputes Act , 
1947 (XIV of 1947 ) read with Govt . Notification Industry , Energy and Labour Department No. IDA 
2002/5686 /( 2882 ) LAB - 3 , dated 19th August 2003. The Additional Commissioner of Labour , Nagpur 
hereby publishes the enclosed Award of the Industrial Court Nagpur refered for adjudication by 
the Additional Commissioner of Labour , Nagpur in reference ADJ/IT /02/ 2009 in the Industrial 
Disputes between M /s . The Secretary /Manager , C . P . Club Ltd ., Civil Lines , Nagpur and Vice 
President/Bhaurao Mendhe, C . P . Club Karmachari Union , Through Vishwanath Meshram , 
President Nagpur . 


BEFORE THE MEMBER INDUSTRIAL COURT (MAHARASHTRA) NAGPUR BENCH NAGPUR . 
Ref. ( IDA) No.2/2009. — The Secretary/Manager , C . P . Club Limited , Civil Lines,Nagpur. — Party 
No. 1. — And . – Vice President- Bhaurao Mendhe, C . P . Club Karmachari Union , through Vishwanath 
Meshram - President, Vidarbha Vibhag , Maharashtra Pradesh , Chitnis , Hind, Mazdoor Kisan 
Panchayat, 151, Chandan Nagar , Nagpur -440 009. — Party No . 2 . 


CORAM . — A . P . Kurhekar , Member . 


Apperances. — Shri D . M . Kakani, Advocate for Party No. 1. 

Shri S . S . Mujumdar, Advocate for Party No. 2 . 


AWARD 
(Passed on 3rd December 2010 ) 


1. This is a reference made by the Government under sction 10 of clause ( 1) read with section 
12 of clause (5 ) of the Industrial Disputes Act , 1947 (which shall hereinafter be referred to as 
" I. D . Act” for the sake of brevity ) for adjudication of Industrial Disputes in between C . P . Club 
Limited , Civil Lines , Nagpur and C . P . Club Karmachari Union , Nagpur. 


2 . The Party No. 2 i.e. C . P . Club Karmachari Union , Nagpur had made an application under 
section 2 (k ) of the I. D . Act, and thereby requested the Conciliation Officer for Conciliation into 
Industrial Disputes but Concilation fails . Consequently , this reference has been made to this Court 
for adjudication of claims mentioned in the Schedule . 


3 . On receipt of reference, notices were issued to the parties and appeared through counsels . 
Despite enough chances Party No. 2 i.e . C . P . Club Karmachari Union has failed to file statement 
of Claim . As the Party No. 2 failed to statement of claim there was no question of filing any written 
statement by the Party No. 1 i.e . C . P . Club Limited . Thus, it is apparent that Party No. 2 is not 
intereseted in pursuing the matter and for adjudication of the demands mentioned in the schedule . 
None is appearing on behalf of Party No. 2 , their counsel is also continuously absent. Shri D . M . 
Kakani, learned counsel for the Party No. 1 submitted that in view of failure of Party No. 2 to file 
statement of claim , the reference be disposed of. 


4 . This being reference , in absence of statement of claim the Court can not adjudicate the 
matter . Unfortunetely , Party No. 2 appears not interested in pursuing the reference . Therefore , 
I have no alternative except to record findings in negative for want of prosecution by the Party 
No. 2 Hence , award . 


भाग एक - ल - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 


AWARD 


1. For want of prosecution of Party No. 2 the reference is answered in negative and 
accordingly disposed of. 


2 . Copy of award be sent to Additional Commissioner of Labour, Nagpur, for information 
and publication of award . 


3 . Parties to bear their own costs . 


Nagpur, 
dated 3rd December 2010 . 


A . P . KURHEKAR , 

Member , 
Industrial Court, Nagpur . 


Dictated and delivered in open Court, 
dated 28th December 2010 . 


(Signed )-- --., 
Additional Commissioner of Labour, Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF LABOUR 
Bhosala Chambers, Civil Lines, Nagpur .Dated 28th december 2010 . 

NOTIFICATION 
No. ALC /ADJ/PUB/IT /NAGPUR / 13 / 10 . — In pursuance of section 17 of Industrial Disputes Act, 
1947 (XIV of 1947) read with Govt . Notification Industry , Energy and Labour Department, 
No- IDA - 2002/5686 /( 2882) LAB - 3 , dated 19th August 2003. The Additional Commissioner of Labour , 
Nagpur hereby publishes the enclosed Award of the Industrial Court , Nagpur refered for 
adjudication by the Additional Commissioner of Labour, Nagpur in reference ADJ/ IT /03/ 2005 in 
the Industrial Disputes between M / s. Divisional Controller , Maharashtra State Road Transport 
Corporation , Nagpur Division , Railway Station Road , Nagpur and Divisional Secretary , 
Maharashtra S . T . Kamgar Sanghatna, Nagpur . 

BEFORE THE MEMBER INDUSTRIAL COURT (MAHARASHTRA ) NAGPUR BENCH , NAGPUR . 
Ref. ( IDA ) No. 3 /2005 . — Divisional Controller , Maharashtra State Road Transport Corporation , 
Nagpur Division , Railway Station Road , Nagpur. – Party No. 1 . – And . — Divisional Secretary , 
Maharashtra S . T . Kamgar Sanghatna , Nagpur . – Party No. 2 . 

CORAM . — A . P . Kurhekar, Member . 
Appearances. — Shri P . N . Khadgi, Advocate for party No. 1. 
Shri B . M . Khan , Advocate for Party No. 2 . 

AWARD 

(Passed on 3rd December 2010 ) 
1 . This is a reference made by the Government under section 10 of clause ( 1) read with 
section 12 of clause (5 ) of the Industrial Disputes Act , 1947 (which shall hereinafter be referred to 
as “ I. D . Act ” for the sake ofbrevity ) in view of failure of conciliation proceedings pertaining to the 
Industrial Dispute raised by the employee i.e . Party No. 2 . 
2 . Briefly stated the facts giving rise to the reference can be stated as under : 

The Party No. 2 i.e. Divisional Secretary , Maharashtra S . T . Kamgar Sanghtana , Nagpur 
Union registered under the Trade Unions Act and recognized Union under Chapter - III of the 
Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act , 1971 
(which shall hereinafter be referred to as “MRTU & PULP Act ” for the sake of brevity ) had made 
an application before the Conciliation Officer under section 2 (k ) of the I. D . Act for withdrawing 
punishment of reducing 3 annual increments with cumulative effect imposed upon Mr.Munna Khan 
Chhote Khan -driver working with the Party No . 1 -MSRTC . The Party No. 1 had imposed said 
punishment in consequent to Departmental Enquiry held against Shri Munna Khan Chotte Khan 
for the misconduct arising out of incident dated 13th April 1993 . On 13th April 1993 Shri Munna 
Khan was driver on City S . T . Bus No. 3606 enroute Kampthee to Bardi. On that day Munna Khan 
drove the bus from Kampthe to Bardi without having conductor therein . 


3 . In application under section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act it is contended that Munna 
Khan drove the bus on hearing the bell and he was unaware that conductor was not inside the 
bus . It is only at Kadbi Chauk he came to know from the passengers that conductor was left at 
Kampthee . Party No. 1 issued chargesheet dated 25th May 1993 and Departmental Enquiry was 
held against Munna Khan for themisconduct .Munna Khan was found guilty for the charges levelled 
against him and consequently punishment of withholding of 3 annual increments with cumulative 
effect was imposed . In application under section 2 (k ) of the I. D . Act request was made for 
conciliation . However, conciliation fails and therefore , this reference has been made under section 
10 ( 1 ) read with section 12 (5 ) of the I. D . Act . 


भाग एक - ल - ३अ 


Po 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 
4 . Party No.2 i.e. Union has filed statement of claim at exh . 10 interalia contending that the 
order of reducing 3 annual increments with cumulative effect is illegal.Munna Khan Chhote Khan 
had submitted his explanation to the show cause notice which was not considered in proper 
perspective and the appeals prefered against the order of punishment were also dismissed . Party 
No . 2 contends that Departmental Enquiry held against Munna Khan was not fair and proper . 
Party No. 2 further alleged that office bearer of the Party No. 1 has protected the conductor of the 
bus and Munna Khan has been made scapegoat. The order of reducing 3 annual increments with 
cumulative effect caused heavy financial loss to Munna Khan and it would also effect his pensionary 
benefits . Party No. 2 therefore prayed to set aside the impugned punishment order . 


5 . Party No. 1 has filed reply at exh . 11 interalia denying all the adverse allegations made 
by the Party No. 2 in statement of claim . Party No. 1 contends that on 13th April 1993 Munna Khan 
Chhote Khan drove the bus without conductor and on a way had taken fare from the passengers 
and also collected tickets from some of the passengers which was already issued to them at 
Kamptee . For the said misconduct Departmental Enquiry was conducted under clauses 
5 , 10 , 11, 12b , 22 and 28 of Schedule - A of Discipline and Appeal Procedure . In Departmental Enquiry 
fair opportunity was given to the delinquent-Munna Khan . In Departmenal Enquiry the evidence 
led by the management was found over whelming and sufficient to sustain the charges . Therefore , 
considering the gravity of the charges , punishment of stoppage of 3 annual increments with 
cumulative effect was imposed upon the delinquent-Munna Khan . As such , punishment cannot be 
said shockingly disproportionate to the proved charges. Party No. 1 therefore supports the 
impugned order and prayed to maintain the impugned order of punishment . 

6 . This reference was sent to this Court for answering the following points : 

( 1) Whether the order dated 25th October 1993 awarding the punishment of reducing 3 
annual increments with cumulative effect upon the delinquent -Munna Khan Chhote Khan -Driver , 
Bedge No. 3590 is legal and if not, whether it is liable to be set aside with consequentialbenefits to 
the workman ? 

7 . Consequent to reference , following issues were framed by my learned predecessor at 
Exh . 13 and I record my findings thereon for the reasons given below : 
Issues 

Findings 
( 1) Whether it is proved that the Deparmental 

Enquiry was fair and proper 
Enquiry held against driver -Munna Khan was 

and findings is not perverse . 
not fair, proper and in accordance with the 
principles of natural justices ? 


No. 


( 2 ) Whether the punishment awarded to Driver 

Munna Khan is shockingly disproportionate to 
the misconduct committed by him ? 


( 3 ) 


Yes . 


Whether the order dated 25th October 1998 awarding 
punishment of reducing 3 annual increments with 
cumulative effect to Munna Khan -driver is legal ? 

Reasons 


cu 


8 . Despite several chances and dates given from time to time both the parties have not led 
oral evidence. Party No. 1 however produced copies of enquiry proceedings with list Exh . 12 Party 
No. 2 and their learned counsel Shri B . M . Khan are continuously absent. Heard Shri P . N . Khadgi, 
learned counsel for the party No. 1. 


os with list Exh.12 Party 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


Issue No. 1 


9 . The Perusal of enquiry papers produced with list Exh . 12 reveals that charge sheet was 
issued on 25th May 1993. The delinquent Munna Khan gave reply to charge sheet and denied the 
charges . By charge sheet dated 25th May 1993 the charges under Clauses 5 , 10 , 11, 12b , 22 and 28 of 
Schedule - A of Discipline and Appeal Procedure were framed against the delinquent on the 
allegations that on 13th April 1993 delinquent drove the city bus No. 3606 from Kampthee to Bardi 
without conductor . On that day Shri D . L . Dange was the conductor deputed on the said bus . After 
spot booking of the some passengers at Kampthee delinquent drove the bus without conductor 
and on a way allegedly collected fare from the passengers and took back tickets from some of the 
passengers which were issued to them at Kampthee . While accepting the fare from the passengers 
the delinquent allegedly stated that he would deposite the fare amount in depot it being non - stop 
bus. Shri Ghatode , Traffic Inspector conducted preliminary enquiry and submitted the report. 
Accordingly , departmental enquiry was conducted wherein 4 witnesses namely ; Ghatode - Traffic 
Inspector, Dhawle - Traffic Controller Kampthee depot , Nasre -Spot Booking Conductor and Dange 
Deputed conductor on bus No . 3606 were examined . Enquiry papers further reveals that 
representative of delinquent cross examined all these witnesses . Thereafter , Inquiry Officer 
recorded the statement of delinquent and submitted the report holding the delinquent guilty for 
the charges levelled against him . Thereafter , show cause notice was issued and explaination of 
delinquent being found not satisfactory , by the impugned order punishment of reducing of 3 annual 
increments with cumulative effect was imposed . It is manifest from the enquiry proceeding papers 
that on each and every date full and fair opportunity to put up the defence was given to the 
delinquent. There is nothing to show that the delinquent was denied any opportunity to cross 
examine the witnesses or to put up his defence . The proceedings does not disclose that any such 
grievances of deniel of opportunity was raised by the delinquent before the Inquiry Officer. I have 
gone through the enquiry papers minutely and found that full and fair opportunity was given to 
the delinquent and all principles of natural justice were followed . 


10 . Now let us see whether the findings of Inquiry Officer are perverse . Needless to mention 
that the principles of Evidence Act or strict rules framed thereunder have not applicable to the 
departmental enquiry and sufficiency of evidence led before the Inquiry Officer cannot be 
determined by the court. If the findings of Inquiry Officer is supported by some evidence which is 
acceptable to a prudent man and the findings is reasonable then such findings cannot be termed 
perverse . 


11 . At the very out set it needs to be stated that undisputedly on 13th April 1993 Munna 
Khan Chhote Khan was driver on city bus No. 3606 on route Kampthee to Bardi and he drove the 
bus from Kampthee to Bardi without any conductor. That day Shri Dange was the conductor on 
the said bus. The entire episode came to light on the complaint made by the passenger namely 
Ashok Gaikwad . On the very day , immediately he lodged the complaint stating that he was one of 
the passenger in the bus which left the Kampthee and driver stopped the bus on next stop and 
took back tickets from some of the passengers and also collected fare from the passengers who 
were not having tickets. When passengers questioned about the tickets , driver told them that it 
being non -stop bus tickets will not be issued on middle stop and he would deposit the fare in depot . 
The bus was over crowded . He became suspicious and made complaint with DivisionalManager, 
Nagpur . Thereafter preliminary enquiry was conducted by Shri Ghatode-Traffic Inspector. The 
delinquent Munna Khan in his reply to charge sheet denied the charges in reply to show cause 

y that he started the bus as per the instruction of Shri Nasre -Spot booking 
conductor. According to him , he heard the bell and therefore he drove the bus from Kampthee . In 
a way , he came to know from the passengers that conductor is not in the bus and therefore stopped 
the bus. He denied to have collected fare from the passengers . Thus , one thing is certain that the 
city bus left Kampthee bus stand without conductor. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 


12 . Before Inquiry Officer the delinquent admits that there were 72 passengers in the bus 
and their booking was completed . Thus, he was aware that many of the passengers were without 
tickets . He tried to make out a case before the Inquiry Officer that he asked Shri Nasre as to 
whether the Schedule timeof departure of buswas over and on affirmative answer from Shri Nasre 
he started the bus and meantime having heard the bell he started for onward journey . The 
delinquent sought to contend that when he heard the bell he presume that the conductor was inside 
the bus. In fact he had collected fare from the passengers on way which itself shows that he was 
aware of absence of conductor in the bus. He further admits before the Inquiry Officer that bus 
came to Kadbi Chauk , Nagpur without conductor. Thus , it is apparent that the bus crossd the 
distance of near about 10 to 12 kms. from Kampthee to Kadbi Chauk , Nagpur without conductor. 
The conductor- Shri Dange deputed on duty on the said bus stated that delinquent Munna Khan 
drove the bus without taking him in the bus when he went towards toilet. 

13 . Further more , it is apparent from the evidence led before the Inquiry Officer that on a 
way the delinquent stopped the bus and collected the fare from the passengers stating that he 
would deposit the fare with the depot and no tickets are issued in midway . Besides , he took back 
tickets from some of the passengers whose booking was done at Kampthee on spot booking. There 
is a clear admission to that effect in view of application made by the delinquent himself for return 
of those tickets from preparation of defence statement. In application made by delinquent addressed 
to depot Incharge he stated that on 13th April 1993 he deposited some tickets with the depot and 
prayed for return of those tickets for preparing the defence statement. On his request those tickets 
were returned to him . Thus, this application itself is admission of the delinquent that he collected 
tickets from the passengers otherwise there was no reason for him to make such request to the 
depot Incharge . This aspect fortify the conclusion of Inquiry Officer that delinquent collected fare 
from the passengers and also took the ticket back from the passengers to whom ticket were sold 
at Kampthee in spot booking. There were 14 tickets collected by him from the passengers which 
was seized from him during the preliminary enquiry by Shri Ghatode. The intention is obvious 
that it was intended to be misused for unlawful gain . Thus, element dishonesty is writ large. Suffice 
to say , this admission of the delinquent coupled with the evidence of Shri Ghatode, Narse , Dange 
and Dhawale was sufficient to record findings against the delinquent. 

14 . True, no passenger has been examined before the Inquiry Officer but it is not fatal. As 
stated above, findings of Inquiry Officer cannot be interfered with the Court unless it is perverse 
or that no reasonable man would have reached to such findings . All material which are logically 
probative for a prudent mind is permissible. Sufficiency of evidene or proof of findings by the 
domestic tribunal is beyond scrutiny by the Court. In the present case , there is cogent and over 
whelming evidence to prove the charges . Therefore, even if no passenger has been examined before 
the Inquiry Officer that does not matter. 

15 . For the aforesaid discussion I have no hesitation to sum up that the department enquiry 
was conducted in consonance with the principles of natural justice and fair and proper opportunity 
was given to the delinquent. The findings of Inquiry Officer holdings the delinquent guilty is not 
perverse . Issue No. 1 is answered accordingly . 

16 . Issue Nos . 2 & 3 . — Now , question comes whether the punishment of reducing 3 annual 
increment with cumulative effect is shockingly disproportionate . Needless to mention that charges 
proved against the delinquent pertains to major misconduct . The delinquent drove the bus without 
ensuring that the conductor was inside the bus, on a way he collected fare from the passangers as 
well as took tickets back from some of the passengers whose booking was completed at Kampthee 
i.e. spot booking . The intention was obviously to misuse the tickets. Thus, there is element of 
dishonesty . It is further apparent from the evidence that bus was over crowded having 70 to 80 
passengers and many of them were without tickets passengers , some of them got down from the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


P3 


bus in midway on stops without paying any fare . Thus , all these acts of the delinquent constitute 
serious misconduct for the charges levelled against him . Therefore , punishment imposed upon 
the delinquent considering the gravity ofmisconduct cannot be said shokingly disproportionate . 
The punishment is legal and cannot be interfered with . If in such matter leniency is shown it would 
tarnish the image of MSRTC and would encourage like minded person /employee to commit such 
act under the impression that they can do anything and would get away without any harsh 
punishment. Therefore , issue No. 2 is answered in negative and issue No. 3 is answered in 
affirmative. 


SUT 


17. The totality of above discussion leads me to sum up that the answer to the question 
formulated in reference is that the punishment imposed upon the delinquent was legal and cannot 
be interfered with . Hence , award . 


AWARD 


The reference is answered as under : 


1 . The impugned punishment of reducing 3 annual increments with cumulative effect imposed 
upon the delinquent is legal and it does not call for interference . 


2 . Copy of award be sent to Commissioner of Labour , Mumbai through Additional 
Commissioner of Labour, Nagpur for information and publication of award . 


3. Parties to bear their own costs . 


ir own CO 


Nagpur, 
Dated 3rd December 2010 . 


A . P . KURHEKAR , 

Member , 
Industrial Court , Nagpur. 


Dictated and delivered in open Court . 
Nagpur , 
Dated 28th December 2010 . 


(Signed )......... 
Additional Commissioner of Labour, Nagpur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 

THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF LABOUR 
Bhosala Chambers , Civils Lines, Nagpur Dated the 28th December 2010 . 

NOTIFICATION 


No. ALC /ADJ/PUB /IT / Akola / 12 / 10 . — In pursuance of section 17 of Industrial Disputes Act, 
1947 (XIV of 1947 ) read with Government Notification Industry , Energy and Labour Department 
No. IDA. 2002/5686 /( 2882)/LAB -3 , dated 19th August 2003 . The Additional Commissioner of Labour , 
Nagpur hereby publishes the enclosed Award of the Industrial Court Akola referred for 
adjudication by the Additional Commissioner of Labour , Nagpur in reference IT /04 / 2010 in the 
Industrial Disputes between M / s. Personal Manager , Relpoll Plastic Products , Pvt., Ltd ., M .I. D . C . 
Shivani, Akola , And Its Workmen , represented by Rastriya Pil Karmachari Sangh ( INTUC ) Akola , 
Reg . No NGP/ 3613 . 


BEFORE SHRI VIDYASAGAR L . KAMBLE . PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , YAVATMAL . I/ C INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , AKOLA . 


Ref. ( IT ) No.4 / 2010 . — Between Personnel Manager, Relpoll Plastic Products Private Limited , 
M . I. D . C ., Shivani, Akola . — Party No. 1 . – And — Its workmen , represented by Rashtriya Pil 
Karmachari Sangh ( INTUC ), Akola , Reg . No. NGP/ 3613 (Recognised Union ). — Party No.2 . 


n 


CLAIM . — Reference under section 10 ( 1) and 12 (5 ) Industrial Disputs Act, 1947 for 

adjudication of the general Demands . 


CORAM . — Shri Vidyasagar L . Kamble , Presiding Officer , Industrial Tribunal, 

Yavatmal ( I/ c Industrial Tribunal, Akola .) 


Advocates . — Shri S . B . Katkar, Advocate for Party No. 1 . 
Shri V . V . Gawande , Advocate for Party No. 2 . 

AWARD 


(Passed on 1st December 2010 ) 


1 . The Additional Commissioner of Labour , Nagpur by order dated 18th September 2010 
referred the dispute between Personnel Manager , Relpoll Plastic Products Private Limited , 
M . I. D . C . Shivani, Akola and its workmen represented by General Secretary , Rashtriya Pil 
Karmachari Sangh ( INTUC ), C /o RPPP Ltd ., M . I. D . C . Akola in respect of general demands for 
adjudication under section 10 ( 1) and 12 (5 ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 


2 . After receipt of order of reference , parties were directed to file statement of claim and 
written statement. Shri Vijay V . Gawande, learned advocate filed his vakalatnama on behalf of 
General Secretary , Rashtriya Pil Karmachari Sangh ( INTUC ), C / RPPP Ltd ., M . I. D . C Akola on 
22nd October 2010 . Shri S . B . Katkar , learned advocate filed his vakalatnama and appeared on 
behalf of Relpoll Plastic Products Private Limited , C / 1 , MIDC Industrial Area , Shivani, Akola on 
the same day i. e . 22nd October 2010 . Thereafter the matter posted for filing statement of claim by 
the Party No.2 . 

3 . Today Joint pursis at Exhibit 6 filed by Party No. 1 and Party No.2 which is signed by their 
authorised signatories alongwith learned advocates for respective parties and thereby informed 
to the Court that the Party No. 1 and Party No .2 after protracted negotiationsbetween them arrived 
to an amicable settlement and thereby settled the dispute in toto . The zerox copy of the settlement 
signed by the parties on 23rd November 2010 is placed on record for perusal. The parties have 
requested to this Tribunal that reference may be disposed of as the parties do not want to posecute 
further . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


२५ 


4 . I have gone through very minutely the original charter of Demands made by the party 
No. 2 Union as well as I have gone through the terms of settlement arrived at between the parties 
by signing the amicable settlement dated 23rd November 2010 and I am satisfied that the dispute 
is properly decided amicably between the parties . Therefore , it is to be accepted the contention of 
the parties to dispose of the reference for want of prosecution . Hence the award . 

AWARD 
1. The reference is answered in negative as the dispute between the parties is settled 
amicably out of Court. 

2 . Award be drawn accordingly . 
3. No order as to costs . 

VIDYASAGAR L . KAMLE , 

Presiding Officer , 
Yavatmal, 

Industrial Tribunal, Yavatmal, 
Dated 1st December 2010 . 

I/c Industrial Tribunal, Akola . 


Nagpur, 
Dated 28th December 2010 . 


(Signed . ... ) 
Additional Commissioner of Labour , Nagpur. 


TT To - M - 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 
BY THE PRESIDENT INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA, MUMBAI. 
Administrative Building, 1st Floor , Government Colony , 

Bandra ( E .), Mumbai-400 051 


Read . - ( 1 ) This office Notification No .1153, dated 23rd December 2010 . 


CORRIGENDUM 


No.04 . — In this office Notification referred above , at Sr . No. 1 in column No. 3 , the words and 
letters " 3rd January 2011 ” be substituted instead of " 4th January 2011” and at column No .4 the 
words and letters “ 27th December 2010 to 2nd January 2011” be substituted instead of “ 27th 
December 2010 to 3rd January 2011.” 


Mumbai, 
dated 3rd January 2011 . 


R . B . MALIK , 

President , 
Industrial Court, Maharashtra , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६/ भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


po 


BY THE ASSTT. REGISTRAR , BOMBAY INDUSTRIAL RELATIONS ACT, 

PUNE DIVISION , PUNE . 
No./PN /. 35 /2011 . - In exercise of the powers conferred on me under rules 17 of the Bombay 
Industrial Relations Act, 1946 and rule 70 of the Bombay Industrial Relations Rules and in 
pursuance of the Notification No .CL / BIR /NTF / 2000, dated 13th June 2000 issued by the 
Commissioner of Labour, Bombay . I do hereby on this day of 3rd January 2011 , register the following 
Award , dated 7th May 2010 given by the Industrial Court, Pune in Ref.( IC )No . 4 / 2008 . Between 
Maharashtra State Co - op Bank Ltd . Pune- 4 and Bank Karmachari Sangh , Pune. In the matter of 
wages & allowances of the employees as per Co -op banks in Pune region . 

BEFORE SHRI B .C . CHANDRAKAPURE ,MEMBER , INDUSTRIAL TRIBUNAL ,MAHARASHTRA ,MUMBAI. 
Reference ( IC ) No . 04 / 2008 . — Bank Karmachari Sangh Through General Secretary , 1349 - B , 
Sadashiv Peth , Pune -411 030 . — First Party V / s. The Maharashtra State Co -operative Bank Ltd . 915 / 
1, Shivajinagar , Dr. Sule Road , Pune-411 004. — Second Party . 

AWARD 

(Dated 6th May 2010 ) 
This referenced is made to the Industrial Tribunal under Section 73 ( A ) of the Bombay 
Industrial Relations Act , 1946 pertaining to the dispute regarding Charter of Demands of the 
employees working with the Second Party . The First Party , Bank Karmachari Sangh is a registered 
Trade Union and representative and approved Union under the provisions of the Bombay Industrial 
Relations Act, 1946 for Banking Industry . The disput was regarding the wages and allowances of 
the employees as per Co -operative Banks in Pune Region and as per the Settlements with the 
First Party Union or as per the Awards of the Wage Board and Industrial Court. During the 
pendency of the case the First Party and the Second Party have arrived at the Settlement vide 
Memorandum of Settlement dated 3rd May 2010 . The First Party and the Second Party have filed 
the application Exh .UC - 3 and submitted that the parties have amicably settled the matter out of 
court as per the Memorandum of Settlement dated 3rd May 2010 . It is further submitted that the 
Reference is settled amicably by the parties , and therefore , to pass the Award in terms of the 
Memorandum of Settlement dated 3rd May 2010 . The said application is signed by the General 
Secretary of the Union and General Manager of the Maharashtra State Co -Operative Bank Ltd . 
Today the Second Party has filed the application vide Exh .UC - 4 for taking the case on today s Board . 
It is allowed . On behalf of the Maharashtra State Co -operative Bank Ltd . Shri M . A . Bhaysar , 
Manager of the Second Party and Shri Vilas B . Desai Vice President of the First Party Union are 
present. The parties have filed the copy of the Memorandum of settlement dated 3rd May 2010 as 
per list Exh . U - 19 and Extract of the Resolution passed in the meeting held on 19th April 2010 . It 
appears as per the Resolution passed by the Union that, if there is settlement arrived at between 
the parties the Reference be disposed of as per the Memorandum of Settlement. It appears that both 
the parties have agreed as per the terms mentioned in the settlement. Hence as per the terms of 
Memorandum of Settlements the Award is required to be passed . Hence , I pass the following Award : 

AWARD 
1. The Reference is allowed as per the Memorandum of Settlement dated 3rd May 2010 filed 
below Exh .U -19 by the parties . 

2 . The copy of the Award be sent to the Commissioner of Labour and Registrar for its 
publication . 

3 . No order as to costs . 


Place : Mumbai, 
Dated 6th May 2010 . 


B . C . CHANDRAKAPURE , 

Member , 
Industrial Court , Mumbai. 


(Signed )... . ; 

Registrar, 
Industrial Court, Mumbai. 


Dated 7th May 2010 . 


A . A . BHISE , 

Asstt. Registrar , 
Bombay Industrial Relations Act , 1946 , Pune. 


Dated 3rd January 2011 . 
भाग एक - ल - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६ , शके १९३८ 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, याखालील सहायक प्रबंधक , पुणे विभाग, पुणे यांच्याकडून 
क्रमांक पी. एन . ३४ / ११. – मुंबई वेतन मंडळ नियम , १९४८ यातील नियम १७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करून आणि कामगार आयुक्त , मुंबई यांनी काढलेली अधिसूचना क्र . सीएल / बीआयआर / काअ/ २०००, एच . आ . तीन ( बी ), दिनांक १३ जून 
२००० ला अनुसरून मी आज दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजी, याद्वारे वेतन मंडळाच्या पुढील आदेशाची नोदणी करत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी बँक उद्योगाच्या वेतन मंडळाने बँक एम्लॉईज युनियन , पुणे आणि साधना सहकारी बँक लि . पुणे ( पुरंधर शिरुर ) 
यांच्यामधील वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, सरकता महागाई भत्ता इत्यादी मागण्याबाबतच्या बाबतीत औद्योगिक विवादात संदर्भ २८ / २००४ मध्ये 
दिलेला दिनांक २३ फेब्रुवारी २००७ चा वेतन मंडळ आदेश . 

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी बँक उद्योगाकरिता असलेल्या वेतन मंडळासमोर 
विवाद क्र . २८ / २००४ बँक एम्प्लॉईज युनियन , पुणे. - वादी -विरूध्द साधना सहकारी बँक लि ., पुणे ( पुरंदर व शिरूर ता., प्रतिवादी . 
वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता , सरकता महागाई भत्ता, ईत्यादी मागण्यांमध्ये वाढ मिळण्याबाबत युनियनची मागणी. 
उपस्थिती. - बँकेच्या वतीने प्रतिनिधी अनुपस्थित श्री . प्रकाश बोराडे, युनियनच्या वतीने उपस्थित प्रतिनिधी. 


आदेश 


. 


जनरल सेक्रेटरी , बँक एम्लॉईज युनियन , पुणे यांनी दिनांक २४ ऑगस्ट २००४ रोजी मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ कलम ८६ 
कक अन्वये उपरोक्त दावा निवाड्यासाठी वेतन मंडळाकडे दाखल केला होता . 

२. वेतन मंडळाने वादी बँक ऍम्प्लॉईज युनियन, पुणे यांना दिनांक २० सप्टेंबर २००४ किंवा त्यापुर्वी आपल्या “दाव्याचेनिवेदन ” दाखल 
करण्याचेनिदेश दिले होते व प्रतिवादी “ साधना सहकारी बँक लि . पुणे ( पुरंदर व शिरूर ता .) ” यांना त्याचे “ लेखी निवेदन " दिनांक ६ ऑक्टोबर 
, २००४ किंवा त्यापुर्वी अथवा वादी बँक एम्प्लॉईज युनियन, पुणे यांच्याकडून “ दाव्याचेनिवेदन " मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत आपले 
“ लेखी निवेदन ” दाखल करण्याचेनिदेश दिले होते . वादी “बँक ऍम्प्लॉईज युनियन , पुणे ” यांनी दिनांक ११ नोव्हेंबर २००४ रोजी आपले “ दाव्याचे 
निवेदन ” वेतन मंडळाकडे दाखल केले परंतू प्रतिवादी बँकेने उत्तरादाखल आपले “ लेखी निवेदन ” वेतन मंडळाकडे दाखल केले नाही . 

वेतन मंडळाने दिनांक ३० डिसेंबर , २००६ रोजी सदरच्या दाव्यात उभय पक्षकाराना सुनावणीला पाचारण केले असता वादी बँक ऍम्प्लॉईज 
युनियन , पुणे यांनी एका “ लेखी अर्जा ” व्दारे (परिशिष्ठ “ अ ”) सदरच्या दाव्यात उभय पक्षकारांत चर्चेद्वारे करार झाला असल्याने वादी “बँक 
ऍम्प्लॉईज युनियन ” पुणे या युनियनला हा दावा पुढे चालवायचा नसल्याने दावा मागे घेण्याची परवानगी मिळावी असे निवेदन युनियनच्या वतीने वेतन 
मंडळासमोर करण्यात आले. 

वादी बॅक ऍम्प्लॉईज युनियन, पुणे यांनी उभय पक्षकारांत करार झाल्याबाबतचेनिवेदन करून दावा मागे घेण्याबाबत केलेली विनंती वेतन 
मंडळाने मान्य केली व हा दावा निकालात काढला. 
अध्यक्ष 

( सही ) - ( श्री . अशोक पोहेकर ) 
स्वतंत्र सदस्य 

( सही ) - ( श्री . देविदास अ. देशमुख ) 
सदस्या 

( सही ) - ( श्रीमती विद्या वेखंडे ) 
सदस्य 

( सही ) - ( अॅड . महादेव शेलार ) 
सदस्य 

( सही) - ( श्री . पी. बी . जगताप ) 
सदस्य 

( सही ) - ( श्री . माधवराव ब पाटील ) 

( सही ) - ( श्री . रेवनाथ दारवटकर ) 
सदस्या 

( सही ) - ( श्रीमती तेजल कोरडे ) 
सदस्य 

( सही ) - ( श्री . प्रभु बबन निकम ) 
सदस्या 

( सही ) - ( श्रीमती लिला बा डुबेरकर ) 
सदस्य 

( सही ) - ( श्री . वसत ताजणे) 
सदस्य 

( सही ) - ( श्री . राजू भ . साळवे ) 


सदस्य 


मुंबई, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २००७ . 


न . ल . दहिबावकर, 

सचिव . 


अ . अ. भिसे, 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , 

पुणे. 


पुणे , 
दिनांक ३ जानेवारी , २०११. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एन. एस . बोरसे , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४०. - श्री . एन. एस . बोरसे , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते २९ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एन . एस. बोरसे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन . एस . बोरसे , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ११ जानेवारी २०११. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . एल . मसंद, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१. – श्री . जी . एल. मसंद, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ डिसेंबर २०१० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे 
दिनांक २ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्री . जी . एल . मसंद हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . एल. मसंद हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ११ जानेवारी २०११. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस . काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४२. - श्री . ए. एस . काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०१० ते १८ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढेदिनांक 
१९ डिसेंबर २०१० हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. एस . काझी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस. काझी हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ११ जानेवारी २०११. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. जी . एस . झोरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक ७ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४३ . – श्री . जी . एस . झोरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ डिसेंबर २०१० ते ४ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१० रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी . एस. झोरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी. एस. झोरे हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ जानेवारी २०११. 


के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . बी . उन्हाळे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६ . - श्री . डी. बी . उन्हाळे , कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०१० 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते २८ डिसेंबर २०१० या २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . डी. बी . उन्हाळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . बी . उन्हाळे हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ११ जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . के. बी . वाघ, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४७. - श्री . के . बी . वाघ , न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० ते १५ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ११ डिसेंबर २०१० व १२ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . के . बी . वाघ हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के. बी . वाघ हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , अहमदनगर , या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ११ जानेवारी २०११ . 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . टी . व्ही . लामकाने , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक २७ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८९. - श्री . टी . व्ही . लामकाने, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २७ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१० ते २४ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . टी . व्ही . लामकाने हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . टी . व्ही . लामकाने हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०११ . 


के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एस . पुरोहित, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९०. - श्री . डी. एस. पुरोहित , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० जानेवारी २०११ ते २५ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण १६ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ८ जानेवारी २०११ व ९ जानेवारी २०११ आणि रजेच्या पुढे दिनांक २६ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 
___ श्री. डी . एस . पुरोहित हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एस. पुरोहित, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०११ . 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . व्ही . व्ही. विद्वांस , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक २८ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९१ . - श्री . व्ही . व्ही . विद्वांस, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २८ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ जानेवारी २०११ ते ७ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २ जानेवारी २०११ व रजेच्या पुढे दिनांक ८ जानेवारी २०११ व ९ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही . व्ही. विद्वांस हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . व्ही . विद्वांस , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०११ . 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . पी . डब्ल्यू. भुयार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक १ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९२. - श्री . पी. डब्ल्यू . भुयार, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक १ जानेवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ जानेवारी २०११ ते ४ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२ जानेवारी २०११ रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . पी. डब्ल्यू . भुयार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . डब्ल्यू . भुयार, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री. जी . बी . पाटील, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक ३० डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९३. – श्री . जी . बी. पाटील , न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ३० डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ जानेवारी २०११ ते ५ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २ जानेवारी २०११ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी. बी. पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी. बी. पाटील, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०११ . 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस. काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली यांचा दिनांक २४ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९४ . - श्री. ए. एस . काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक २४ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२५ डिसेंबर २०१० व दिनांक २६ डिसेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक २ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. ए. एस . काझी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. एस . काझी हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०११. 


के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . के. डब्ल्यू. ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९५. - श्री . के . डब्ल्यू . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० जानेवारी २०११ ते १४ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ 
जानेवारी २०११ व ९ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. के. डब्ल्यू . ठाकरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के. डब्ल्यू. ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०११ . 


के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. ए. एस . जगदाळे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९७. - श्री. ए. एस . जगदाळे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते ३० डिसेंबर २०१० या ४ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. ए. एस. जगदाळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. एस . जगदाळे हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न 


होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०११. 


के. एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल -५अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र,मुंबई 
वाचा. – श्री. के. एन. धर्माधिकारी, अतिरिक्त प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०० . - श्री . के. एन. धर्माधिकारी, अतिरिक्त प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ डिसेंबर २०१० ते १७ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. के . एन. धर्माधिकारी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची अतिरिक्त प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. के. एन. धर्माधिकारी, अतिरिक्त प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १५ जानेवारी २०११. 


आर . बी . मलिक , 

अध्यक्ष , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जे. एन. शानभाग , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११५. - श्री . जे. एन. शानभाग, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१० ते ११ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण १२ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. जे. एन. शानभाग हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जे. एन. शानभाग हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

३७ 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक ४ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११६. – श्री . एस . के. देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक ४ जानेवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ जानेवारी २०११ ते २१ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २२ जानेवारी २०११ व २३ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . एस. के. देशपांडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के . देशपांडे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०११. 


के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . एस . झोरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११७. – श्री . जी . एस . झोरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते ३० डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी. एस. झोरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढेचालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जी . एस . झोरे हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०११ . 


के. एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एम . खान , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११८ . - श्री . ए. एम . खान, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ सप्टेंबर २०१० ते १२ सप्टेंबर २०१० पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१० ते १ ऑक्टोबर २०१० पर्यंत एकूण १९ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१० व ४ ऑक्टोबर २०१० हे 
सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. एम . खान हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. एम . खान हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १९ जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. एम . पी . वैद्य, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११९. – श्री . एम . पी . वैद्य, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते २९ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस व दिनांक १० जानेवारी २०११ व ११ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण २ दिवस 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ जानेवारी २०११ व ९ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम. पी. वैद्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम. पी . वैद्य हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १९ जानेवारी २०११. 


के. एन . धर्माधिकारी , 

__ प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. पी. जे. मोडक , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक १३ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३४ . - श्री . पी . जे . मोडक , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक १३ जानेवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २०११ ते १७ जानेवारी २०११ पर्यंत ४ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. पी. जे. मोडक हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . जे. मोडक, हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २० जानेवारी २०११. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . एम . मेनजोगे , न्यायाधीश कामगार न्यायालय, वर्धा यांचा दिनांक ६ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३५ . - श्री . एस. एम . मेनजोगे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा यांना त्यांच्या दिनांक ६ जानेवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० जानेवारी २०११ ते १२ जानेवारी २०११ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ८ जानेवारी २०११ व ९ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. एस . एम . मेनजोगे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , वर्धा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एम . मेनजोगे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २० जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . एस . वानखेडे, न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १४ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३६ . - श्री . जी . एस . वानखेडे, न्यायाधीश , १२ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्याच्या दिनांक १४ जानेवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ जानेवारी २०११ ते २५ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २२ जानेवारी २०११ व २३ जानेवारी २०११ आणि व रजेच्या पुढे दिनांक २६ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी . एस . वानखेडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जी. एस. वानखेडे हे न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २० जानेवारी २०११ . 


के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . जे. पी . जोशी , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १८ जानेवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८. - श्री . जे. पी . जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १८ जानेवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ जानेवारी २०११ ते २५ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २२ जानेवारी २०११ व २३ जानेवारी २०११ आणि रजेच्या पुढे दिनांक २६ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जे. पी . जोशी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जे. पी . जोशी हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २४ जानेवारी २०११. 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत : 


७४ 


शनिवार , मार्च १, २०१४ / फाल्गुन १०, शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक एसजीए . २०१४/ प्र.क्र . १०७ / काम-५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या स्तंभ (२ ) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक ” असा करण्यात आला आहे), उक्त अनुसूची 
एकच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे , अशा मे. युनिव्हर्सल फॅसिलिटी अॅन्ड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस , 
नागपूर, जी -१, शिवालीक कॉम्प्लेक्स, लुंबिनीनगर, आय. सी. आय. सी . आय. बँक एटीएमच्या मागे ,हिंगणा रोड , नागपूर -१६ व मालक श्री . दिनेश 
रामजी चौहाण यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ 
अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण) योजना, २००२ (यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षारक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून , राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे. 


भाग एक - ल - ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची १ 


अ . क्र . 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

( २ ) 


वर्ग 
( ३ ) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


___ ( १ ) 


१ अरुण पी ऊके 

सुरक्षा रक्षक 

मे . एच. सी . एल. इनफीनेट लि ., 

बजाजनगर , नागपूर . 
२ गजानन बी . नागपूरे 

सुरक्षा रक्षक 
३ सुरेश बी . वासनीक 

सुरक्षारक्षक 
४ रमेश एम . मरसकोल्हे 

सुरक्षा रक्षक 

- 
५ मच्छिंद्र एम . नितनवरे 

सुरक्षा रक्षक 
टीप . - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


४३ 


| | 


त 


त्रता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्व इतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच 
एजन्सीकडे केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी ( नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२ . प्रशिक्षण . - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३ . शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 
किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण. 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) ( १) उंची - १६२ सें . मी . 

( २ ) वजन - ५० किलो 
( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा. 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी. व छातीमध्ये २ सें . मी. ची सवलत देण्यात यावी . 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड. 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५. वेतन व इतर कायदेशीर सवलती . - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षारक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी , एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 
भाग एक - ल - ६अ 


४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 
( ब ) सहामाही विवरणपत्र . - (१ ) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र . - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८. एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १३( २) व १४ (३) मधील तरतुदींनुसार एजन्सीजने 
स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून घ्यावी . 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३( १)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे. 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील . सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती . - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशाप्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३. ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देईल . 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षारक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी ) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीलाबंधनकारक 
राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे. 

___ १६ . एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचेपालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० तारखेपर्यंत 
मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


४५ 


१९. मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मख्य मालकाकडन सरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे. 

२१ . सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथाप्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल. 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४. या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५. सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 

वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून 
टाकण्यात येईल . 

अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदेदिले नसल्यास सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १०- १६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर , 

ऑक्टोबर-डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


सुरक्षा रक्षकांचे 


मुख्य मालकाचे 
नाव व पत्ता 

( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 


क्रमांक 


नाव व वर्ग 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना ब 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 


अनु . 
क्रमांक 


मुख्य मालकाचे 
नाव व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 

संख्या 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 


रक्षकांची 


वर्गनिहाय 
संख्या 


संख्या 


(३ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 


४७ 


नमुना क 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 


( २ ) 


( ३ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 
नमुना ड 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
महिने 

नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना भविष्यनिर्वाह मंडळाकडे जमा 
अनु ( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले 

निधी ज्यावर केलेली ३ टक्के 
क्रमांक मार्च) 

संख्या एकूण वेतन 

कपात केली आहे लेव्ही रक्कम 

असे वेतन 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


8C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 


In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 2014 /C . R . 107 /LAB -5 , dated 
the 1st March 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS ( REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) ACT, 1981 . 

No. SGA.2014 /C .R . 107 /LAB -5 . — Whereas, certain Security Guards whose names are mentioned in Column 
(2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards” ) , employed with the 
Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s.Universal Facilities And 
Management Services, Nagpur (Nagpur ), G - 1 , Shivalik Complex , Lumbini Nagar, Behind ICICI Bank ATM , 
Hingana Road , Nagpur- 16 and owner Shri. Dinesh Ramji Chauhan have applied for grant of exemption , under 
Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . 
LVIII of 1981 ) from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) ; 


And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment of 
benefits, which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the said 
Act and the said Scheme. 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three years 
from the date of publication of this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in Schedule 
II appended hereto : 

Schedule 1 


Class 


Sr. 
No . 
( 1 ) 


Name of Security 

Guards 


Name and address of 
Principal Employer 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Arun P . Ukey 

Security Guard 

M / s H . C .L . Infinet Ltd ., 

Bajaj Nagar, Nagpur. 
2 Gajanan B . Nagpure 

Security Guard 
3 Suresh B . Wasnik 

Security Guard 
4 Ramesh M . Maraskolhe 

Security Guard 
5 Machindra M . Nitnavare 

Security Guard 
Note. — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards . Principal 

Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 


४९ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 
1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency ( Regulation ) Act , 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, Physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements . — ( A ) (1) Height — 162 c. m . 

(2 ) Weight — 50 kg . 
(3 ) Chest — 79 c.m . (Without Expansion ) and 84 c .m . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses , the glass should not have excess number . 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c. m . in height and 

2 c.m . in chest. 
4 . Benefits . Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat , Trousers and Cap , Woollen Coat 
and Pant . 

5 . Wages and other statutory Benefits . Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

: 1 % of wages. 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E . S . I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government , the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer, in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April , July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect ofGuards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government , the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months . 

(3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 
भाग एक - ल - ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


(c) Annual Return . Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P .F ., E .S .I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , alongwith copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 ( 3) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency . — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1)( a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee. 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per Clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare), Scheme, 2002 within stipulated time. 

11. Registered Office . — Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board alongwith documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues . 

15 . Employment with one principal Employer at a time. Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions , which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . The employer agency who persistantly makes 
default in remitting the amount of 3 % levy within the time limit specified as above , shall further pay by way 
of penalty, surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case, the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards. 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E .S . I.C ., Payment of Bonus, leave with wages , leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


५१ 


21 . The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages, or whichever is higher. 

22. The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency. 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


भाग एक - ल - ७अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १०- १६, शके १९३८ 

FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July -September 

October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 

Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM ‘ B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


( 4 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६/ भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


५३ 


FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No . 


Name of the 
Security Guard 

(2 ) 


No . and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


Amount 


( 1) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 
FORM D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months Total No. of 
(April to March ) Security Guards 

engaged 
(2) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

( 4 ) 


The Wages on 

which the P .F . 
Contribution is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 


(1) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


शनिवार , मार्च १, २०१४ / फाल्गुन १०, शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ मार्च २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ . 

क्रमांक एसजीए. २०१४ / प्र.क्र . ११२/ काम -५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये नमूद केलेली 
आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची एकच्या 
स्तंभ ( ४) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे . सिक्युरिटी अँन्ड इंटिलिजंट सर्व्हिसेस लि ., ( बृहन्मुंबई व ठाणे ) 
१/ ५, ओल्ड आनंदनगर , बी. एस.ई. एस . रोड , सांताक्रुझ (पू.), मुंबई ४०० ०५५ व मालक श्री. प्रणबकुमार अजित प्रधान यांनी महाराष्ट्र खाजगी 
सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ (१९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी 
आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात 
आला आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षारक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून , राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे. 


जपत्रा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


अनुसूची १ 


अ . क्र . 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

( २ ) 


वर्ग 
( ३ ) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 


श्री . हिरा लाल 


सुरक्षा रक्षक 


मे . फस्ट इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर , 
सी -५४ व सी - ५५, जी -ब्लॉक, बान्द्रा -कुर्ला 
कॉम्प्लेक्स , बांद्रा ( पू.), मुंबई ४०० ०५१. 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


m 


x 


सुरक्षारक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


w 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


२ श्री . जमाल अन्सारी 
३ श्री . अमोल इंगोले 
४ श्री. संदिप दोरकुलकर 
५ श्री . हरिलाल रनवा 
६ श्री. त्रिलोकनाथ चोबे 
७ श्री. अजित डोहिफोडे 
८ श्री . शिवचंद कुमारसिंग 
९ श्री . नितेश ओरम 

श्री . अजय बाबू 
११ श्री . योगेश शिरोमणी 
१२ श्री. विजय दिवटे 
१३ श्री. जयसिंग सिंग 
१४ श्री. पूर्णमाला बारगव 
१५ श्री. अविनाश राठोड 
१६ श्री. राजू मोहिते 
१७ श्री . मुकेश भांडवलकर 
१८ श्री . सय्यद शबिर 
१९ श्री . प्रफुल हरणे 
२० श्री . किरण श्रीनिवास 
२१ श्री. हरिकृष्णा मंडले 
२२ श्री . सतिश पाटील 
२३ श्री . अमोल लवटे 
२४ श्री. राजमणी यादव 
२५ श्री . संजयकुमार शाह 
२६ श्री . राजेंद्र प्रसाद कितक 
२७ श्री . रणजित मिश्रा 
२८ श्री . शंकर लाल 
२९ श्री . रामेश्वर लाल 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षारक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षारक्षक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 


अनुसूची १ – चालू 


( २ ) 


३० श्री. विष्णू महाजन 


सुरक्षा रक्षक 


मे. फस्ट इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर , 
सी -५४ व सी - ५५, जी -ब्लॉक , बान्द्रा-कुर्ला 
कॉम्प्लेक्स , बांद्रा ( पू.), मुंबई ४०० ०५१. 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षारक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


३१ श्री . विक्रम गोडसे 
३२ श्री . सचिन उईके 
३३ श्री. बबन कदम 
३४ श्री . अब्दुल मतिन 
३५ श्री . सुनिल सिंग 
३६ श्री. सुनिल निकोरे 
३७ श्री. सिद्धार्थ जाधव 
३८ श्री. प्रमोद खेतले 
३९ श्री . राहूल गडलिंग 
४० श्री . अमित मोरे 
४१ श्री. योगेश हाडोळे 
४२ श्री. कृष्णा इखारे 
४३ श्री. रामनिवास कुलकर्णी 
४४ श्री . गणेश नन्नावरे 
४५ श्री . कैलास शिंदे 
४६ श्री . पवित्रा पात्रा 
४७ श्री. हरिहर नन्नावरे 
४८ श्री . अन्नपूर्णा वर्मा 
४९ श्री. चंदनकुमार शर्मा 
५० श्री . सुभाष गोल्हार 
५१ श्री . लालबाबु आचार्य 
५२ श्री . रुपेश पानवकर 
५३ श्री. सतिश तोंडे 
५४ श्री . राहूल तंबूड 
५५ श्री. महेश हराळ 
५६ श्री. सुनिल चव्हाण 
५७ श्री. भवरा राम 
५८ श्री . बबन खोत 
५९ श्री . वामन बारे 
६० श्री . सुर्यवंशी राजेंद्र 
६१ श्री. लहू पवार 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षारक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची १ – चालू 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६२ श्री . अजित राठोड 


सुरक्षा रक्षक 


मे . फस्ट इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर , 
सी - ५४ व सी - ५५, जी - ब्लॉक , बान्द्रा -कुर्ला 
कॉम्प्लेक्स , बांद्रा ( पू.), मुंबई ४०० ०५१. 


६३ श्री . सुरेंद्र सोनावणे 
६४ श्री . ब्रिजबिहारी यादव 
६५ श्री . अर्जुन गुरव 
६६ श्री. धनराज वाल्मिकी 
६७ श्री . उदयकर मिश्रा 
६८ श्री . रविंद्र पासवान 
६९ श्री. सुलतान शेख 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


मे. आय. बी. एम . इंडिया प्रा . लि ., क्वॉड्रा- १, 
चौथा मजला, प्लॉट नं . १, एस . नं . २३८ व २३९ , 

हडपसर, हवेली , पुणे . 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


। 


। 


। 


७० श्री . अशोक सौंदरलकर 
७१ श्री . कृष्णा मुंडे 
७२ श्री. जे. पी. मंडल 
७३ श्री . अरविंद इक्का 
७४ श्री . अरबाज शेख 
७५ श्री. रामदास गर्ने 
७६ श्री . मुकना राम 
७७ श्री. सिफते अली 
७८ श्री . साईनाथ सहारे 
७९ श्री . दत्तप्रसाद परब 
८० श्री . विश्वनाथ गावडे 
८१ श्री . श्रीधर भालेकर 

श्री . नारायण राम 

श्री . विक्टर डिसोझा 
८४ श्री . अविनाश जाधव 
८५ श्री. प्रविण मेस्त्री 
८६ श्री . गेना राम 
८७ श्री . नारायण लाल 
८८ श्री . पवन कोळी 
८९ श्री . कुणाल खरात 
९० श्री . अमर कोरे 
९१ श्री . राहुल क्षिरसागर 
९२ श्री . मुनुऱ्या समिर अलि 

९३ श्री . आप्पासाहेब गायकवाड 
भाग एक - ल - ८ 


। 


। 


। 


। 


। 


सुरक्षा रक्षक 


। 


। 


। 


। 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 


। 


। 


। 


सुरक्षा रक्षक 


। 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

अनुसूची १ – समाप्त 


( ३ ) 


( ४ ) 


९४ श्री . पवनकुमार मीना 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी .एम. इंडिया प्रा . लि ., क्वॉड्रा-१ , 
चौथा मजला, प्लॉट नं . १, एस. नं . २३८ व २३९ , 

हडपसर , हवेली, पुणे . 


९५ श्री. शिशमानी लेगा 

सुरक्षारक्षक 
९६ श्री . अमोल बहाटे 

सुरक्षारक्षक 
९७ श्री. राहूल भिमराव 

सुरक्षा रक्षक 
९८ श्री . जगन गवई 

सुरक्षारक्षक 
९९ श्री. जयदिप तेलगोटे 

सुरक्षा रक्षक 
१०० श्री . जोगाराम चौधरी 

सुरक्षा रक्षक 
१०१ श्री . गणेश विघ्ने 

सुरक्षा रक्षक 
१०२ श्री . विलास पवार 

सुरक्षा रक्षक 
१०३ श्री . गोपाळलाल लुनाराम 

सुरक्षा रक्षक 
१०४ श्री. मुकनाराम 

सुरक्षा रक्षक 
१०५ श्री . गौतम तेलंग 

सुरक्षा रक्षक 
१०६ श्री . विजय भिसे 

सुरक्षा रक्षक 
१०७ श्री . गोविंद सावंत 

सुरक्षा रक्षक 
१०८ श्री. प्रसाद सारोटे 

सुरक्षा रक्षक 
१०९ श्री . आकाश गवई 

सुरक्षा रक्षक 
११० श्री. सिद्धार्थ उरम 

सुरक्षा रक्षक 
१११ श्री. ब्रुजेश कुमार 

सुरक्षा रक्षक 
११२ श्री . नितिन छडीदार 

सुरक्षा रक्षक 
११३ श्री . मकनदर नभीशाह 

सुरक्षा रक्षक 
टीप . - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही . मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


त्रता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्व इतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच 
एजन्सीकडे केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल. 

२ . प्रशिक्षण . - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३ . शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 
किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण. 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) (१) उंची - १६२ सें . मी . 

( २ ) वजन - ५० किलो 
( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा. 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी. व छातीमध्ये २ सें . मी. ची सवलत देण्यात यावी . 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड. 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५. वेतन व इतर कायदेशीर सवलती . - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षारक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा , याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी , एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 
भाग एक - ल -८अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 
( ब ) सहामाही विवरणपत्र . - ( १) नियुक्त केलेल्या , नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र . - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड " मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८. एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १३( २) व १४ (३) मधील तरतुदींनुसार एजन्सीजने 
स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३( १)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करते वेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे. 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील . सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३. ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्या वेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील , त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला 
बंधनकारक राहील. 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचेपालन करणे एजन्सीला , तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० तारखेपर्यंत 
मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


१९. मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मख्य मालकाकडन सरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी. मंडळाने सरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील. 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल. 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४. या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५. सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 

वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून 
टाकण्यात येईल . 

अटी, शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदेदिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १०- १६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर , 

ऑक्टोबर-डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


सुरक्षा रक्षकांचे 


मुख्य मालकाचे 
नाव व पत्ता 

( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 


क्रमांक 


नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना ब 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 


अनु 
क्रमांक 


मुख्य मालकाचे 
नाव व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 

संख्या 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 


रक्षकांची 


वर्गनिहाय 
संख्या 


संख्या 


(३ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 


नमुना क 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 


( २ ) 


( ३ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना ड 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 
क्रमांक 


महिने 
( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 

संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 

असे वेतन 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


__ (१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


In pursuance of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English of 
the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 2014 /CR - 112 /LAB -5 , dated the 
1st March 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) ACT, 1981. 

No. SGA.2014 /C . R . 112/LAB -5 . — Whereas, certain Security Guards whose names are mentioned in column 
( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards” ), employed with the 
Principal Employer mentioned in column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s. Security and Intelligent 
Services Ltd ., ( Brihanmumbai and Thane) , 1/ 5 , Old Anand Nagar , B . S . E . S . Road , Santacruz ( East), 
Mumbai 400 055 and owner Shri Pranabkumar Ajit Pradhan have applied for grant of exemption , under section 
23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII 
of 1981) from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards 
( Regulation of Employment and Welfare) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme” ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment of 
benefits, which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the said 
Act and the said Scheme. 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three years 
from the date of publication of this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in Schedule II 
appended hereto : 

Schedule I 


Sr. 


Class 


Name of Security 

Guards 


No . 


Name of Principal Employer and address 

( 4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 Hira Lal 


Security Guard 


M / s . First International Finance 
Centre , C -54 and C - 55 , G -Block , 

Bandra Kurla Complex , 
Bandra ( E .), Mumbai 400 051. 


2 Jamal Ansari 
3 Amol Ingole 
4 Sandip Dolkulkar 
5 Harilal Ranwa 
6 Trilokinath Choube 
7 Ajit Dohiphode 
8 Shivchand Kumar Sing 
9 Nitesh Oram 
10 Ajay Babu 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


६५ 


Schedule 1Concld . 


(4 ) 


(1) 
11 


(2 ) 
Yogesh Shiromani 


( 3 ) 
Security Guard 


M / s . First International Finance 
Centre, C - 54 and C -55 , G -Block , 

Bandra Kurla Complex , 
Bandra ( E .), Mumbai 400 051. 


9, 


12 Vijay Diwate 
13 Jaising Singh 
14 Purnamal Bargaw 
15 Avinash Rathod 
16 Raju Mohite 
17 Mukesh Bhandwalkar 
18 Sayyad Shabir 
19 Prafull Harane 
20 Kiran Shriniwas 
21 Harikrishna Mandle 
22 Satish Patil 
23 Amol Lawate 
24 Rajmani Yadav 
25 Sanjaykumar Shah 
26 Rajendra Prasad Kitak 
27 Ranjit Sharma 
28 Shankara Lal 
29 Rameshwar Lal 
30 Vishnu Mahajan 
31 Vikram Godase 
32 Sachin Uike 
33 Baban Kadam 
34 Abdul Matin 
35 Sunil Singh 
36 Sunil Nikore 
37 Siddhartha Jadhav 
38 Pramod Khetle 
39 Rahul Gadling 
40 Amit More 
41 Yogesh Hadole 
42 Krishna Ekhare 
43 Ramniwas Kulkarni 
44 Ganesh Nannaware 
45 Kailas Shinde 
46 Pavitra Patra 
47 Harihar Nannavare 
48 Annapurna Varma 
49 Chandankumar Sharma 
50 Subhash Golhar 
51 Lalbabu Acharya 

52 Rupesh Panawkar 
भाग एक - ल - ९ 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

Schedule Concld . 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 1) 
53 Satish Tonde 


Security Guard 


M /s . First International Finance 
Centre , C -54 and C -55 , G -Block , 

Bandra Kurla Complex , 
Bandra ( E .), Mumbai 400 051 . 


54 Rahul Tambud 
55 Mahesh Haral 
56 Sunil Chavan 
57 Bhawra Ram 
58 Baban Khot 
59 Waman Bare 
60 Suryavanshi Rajendra 
61 Lahu Pawar 
62 Ajit Rathod 
63 Surendra Sonawane 
64 Brijbihari Yadav 
65 Arjun Gurav 
66 Dhanraj Walmiki 
67 Udaykar Mishra 
68 Ravindra Paswan 
69 Sultan Shaikh 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


M /s . IBM India Pvt . Ltd ., 
Qudtra - 1 , 4th Floor , Plot No . 1, 
S . No. 238 and 239, Hadapsar , 

Haweli, Pune. 


, — 


70 Ashok Saundaralkar 
71 Krishna Munde 
72 J. P . Mandal 
73 Arvind Ikka 
74 Arbaj Shaikh 
75 Ramdas Garje 
76 Mukna Ram 
77 Sifate Ali 
78 Sainath Sahare 
79 Dattaprasad Parab 
80 Vishwanath Gawade 
81 Shridhar Bhalekar 
82 Narayan Ram 
83 Victor D ’souza 
84 Avinash Jadhav 
85 Pravin Mestri 
86 Gena Ram 
87 Narayan Lal 
88 Pawan Koli 
89 Kunal Kharata 
90 Amar Kore 
91 Rahul Kshirsagar 
92 Munurza Samir Ali 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


Schedule | Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


93 Appasaheb Gaikwad 

Security Guard 

M /s . IBM India Pvt . Ltd ., 
Qudtra - 1 , 4th Floor, Plot No. 1 , 
S . No. 238 and 239 , Hadapsar , 

Haweli, Pune. 
94 Pawankumar Meena 

Security Guard 
95 Shishmani Lega 

Security Guard 
96 Amol Barhate 

Security Guard 
97 Rahul Bhimrao 

Security Guard 
98 Jagan Gawai 

Security Guard 
99 Jaydeep Telgote 

Security Guard 
100 Jogaram Choudhari 

Security Guard 
101 Ganesh Wighne 

Security Guard 
102 Vilas pawar 

Security Guard 
103 Gopal Lal Lunaram 

Security Guard 
104 Mukanaram 

Security Guard 
105 Gautam Telang 

Security Guard 
106 Vijay Bhise 

Security Guard 
107 Govind Sawant 

Security Guard 
108 Prasad Sarote 

Security Guard 
109 Akash Gawai 

Security Guard 
110 Siddhartha Uram 

Security Guard 
111 Brujesh Kumar 

Security Guard 
112 Nitin Chhadidar 

Security Guard 
113 Makandar Nabhishah 

Security Guard 
Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security 

Guards. Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own 
risk . 


भाग एक - ल - ९अ 


& C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 
1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary. Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements (A ) ( 1) Height — 162 cm . 

( 2 ) Weight — 50 kg . 
( 3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number. 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c.m . in chest . 
4 . Benefits . Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat , Trousers and Cap , Woollen Coat 
and Pant . 

5 . Wages and other statutory Benefits . Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

: 1 % of wages. 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E . S . I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government , the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer, in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April , July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect ofGuards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government , the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months . 

(3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


(c ) Annual Return . Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P .F ., E .S .I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , along with copies of challans and other details. 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 ( 3) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency . — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1)( a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee. 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office. — Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board along with documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues . 

15 . Employment with one principal Employer at a time. Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions , which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time 
limit specified as above, shall further pay by way of penalty , surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19. In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards . 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund, E . S .I.C ., Payment of Bonus , leave with wages, leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 


190 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages, or whichever is higher. 

22 . The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency. 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


७१ 


FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July -September 

October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 

Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM ‘ B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No . 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 

FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 
( 1) 


Amount 


Name of the 
Security Guard 

(2 ) 


No . and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 
FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months Total No. of 
(April to March ) Security Guard 

engaged 
(2 ) 

( 3 ) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

( 4 ) 


The Wages on 

which the P .F . 
Contribution is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 


(1 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


७३ 


७६ 


शनिवार , मार्च १, २०१४ / फाल्गुन १०, शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ . 

क्रमांक एसजीए . २०१४ / प्र.क्र . ११३/ काम - ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ (२ ) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षारक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची एक 
च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे , अशा मे . सिक्युरिटी अॅन्ड इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस ( इंडिया ) लि ., ५१४ , 
आणि ५१६, स्टर्लिंग सेंटर, एम . जी . रोड, पुणे ४११ ००१ व मालक श्री . प्रणबकुमार अजित प्रधान यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी 
सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


भाग एक - ल - १० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची - १ 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 


सुरक्षा रक्षकांचे नाव 
___ ( २ ) 


वर्ग 
( ३ ) 


( ४ ) 


१ रुपेश कुमार सिंग 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी. एम इंडिया प्रा . लि ., टेक पार्क - १ 
(टिपीओ-१) टावर - ब, येरवडा , पुणे ४११ ००६ . 


- 


२ अनिल राठोड 
३ अंकेश कुमार झा 
४ विजय ठाकूर 
५ दिवाकर साळुखे 
६ संदिप ननावरे 
७ प्रभंजन कुमार झा 
८ मुकेश तिवारी 
९ विशाल देवकर 
१० राजेश तिवारी 
११ विनोद पाटील 
१२ शब्बीर लंगडे 
१३ अमित कुमार 
१४ विठ्ठल मुकनार 
१५ दत्तात्रय पाटील 
१६ शंकर कुमार सिंग 
१७ अल्लाउद्दीन रसूल मुर्शीद 
१८ संदीप पाटील 
१९ राजेंद्र कुमार शर्मा 
२० अमर पाखले 
२१ रियाझ अहमद गुड्डीनी 
२२ राजेश झा 
२३ उत्तम ढोकणे 
२४ रविकांत झा 
२५ राजेंद्र मौर्या 
२६ अनिल गायकवाड 
२७ राजेंद्र सिंग 
२८ कुमार पाटोळे 
२९ संजय कुमार यादव 
३० सचिन डोईफोडे 
३१ नितीन साखरे 
३२ शैलेश निंबाळकर 
३३ प्रफुल्ल पैगो 
३४ मारुती साळुके 
३५ दशरथ धेडे 
३६ राजनातनम डोक्का 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची -१ – चालू 


( ३ ) 


( ४ ) 


३७ संतोष राठोड 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी. एम 

इंडिया प्रा . लि . टेक पार्क - १ 
( टिपीओ-१) टावर-ब येरवडा , पुणे ४११ ००६. 


। 


। 


।।।। 


< 


३८ प्रांजल शर्मा 
३९ महेंद्र पवार 
४० चंद्रकांत पुजारी 
४१ दत्तात्रय सरवसे 
४२ देवेंद्र सिंग 
४३ बहादूर सिंग नायल 
४४ अंगद जाधव 
४५ सुहास जाधव 
४६ जयसिंग कुंभार 
४७ रुपेश सांबरे 
४८ रविंद्र सपकाळ 
४९ संतोष कपिले 
५० रुपेश सोनावणे 
५१ गुरु लिंबोले 
५२ चंदन खोमणे 
५३ धनराज धनगर 
५४ कुमार वाघमारे 
५५ गणेश कुमारे 
५६ गणेश साबळे 
५७ चेतन जांभुळकर 
५८ संजय निकम 
५९ इंद्रजित सिंग 
६० ज्ञानदेव तक्रस 
६१ सुरेश काशिद 
६२ अमरनाथ मिश्रा 
६३ आबा झेंडे 
६४ रमेश मांजुलकर 
६५ विश्वास राऊत 
६६ रितेश झवेरी 
६७ नंदकुमार दडगे 
६८ नितीन कुलकर्णी 
६९ किशोर चव्हाण 
७० विजय लडकट 
७१ महेश काजळे 
७२ रमेश खराडे 
७३ रमा चंदने 
७४ सुखदेव जाधव 
७५ विठ्ठल जाधव 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


।।।।।।।।।।।।।।। 


। 


।।।।। 


भाग एक - ल - १०अ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

अनुसूची-१ – चालू 

( ३ ) 


( २ ) 


७६ शिवराम माळी 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी. एम इंडिया प्रा . लि . टेक पार्क - १ 
( टिपीओ-१) टावर -ब येरवडा, पुणे ४११ ००६. 


७७ नितीन ताकवले 
७८ सुखदेव तिबिले 
७९ ईश्वर चेडकापुरे 
८० देविदास काशिद 
८१ राहुल गोडसे 

सुरज सावंत 
८३ आकाश कसबे 
८४ गणेश जाधव 
८५ गोविंद सुर्यवंशी 
८६ गोकुल सपकाळे 
८७ प्रशांत अहिरेकर 
८८ विजय साळुके 
८९ विनोद अहिरेकर 
९० रमेश पाटील 
९१ रेखा सिंग 
९२ निलम कर्वे 
९३ सुप्रिया वडनेरे 
९४ दिपाली कदम 
९५ संपतराव हसबे 
९६ शिवाजी जमादार 
९७ पुष्पराज उबाळे 
९८ दत्ताराम सरकाले 

प्रकाश जाधव 
१०० संतोष जंजाळकर 
१०१ दादा औचारे 
१०२ गणेश थेसे 
१०३ अनिल सुतार 
१०४ सुहास भोसले 
१०५ सावनकुमार कसबे 
१०६ संतोष धाईगुडे 
१०७ दगडू सोमवंशी 
१०८ शब्बीर जमादार 
१०९ स्वप्नील सोनवणे 
११० बस्वेश्वर थीसे 
१११ ललीतकुमार मीश्रा 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची-१ – चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


११२ गणेश शिंदे 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी. एम इंडिया प्रा . लि . टेक पार्क - १ 
(टिपीओ-१) टावर - ब येरवडा , पुणे ४११ ००६ . 


११३ आनिल चव्हाण 
११४ आशा जाधव 
११५ उषा गावले 
११६ वनिता बागडे 
११७ दिपा राहूलकर 
११८ नितीन बेडारकर 
११९ प्रविण दाते 
१२० तुषार निंबाळकर 
१२१ गणेश भडले 
१२२ रविंद्र अडागळे 
१२३ संजय बालकर 
१२४ ओमकार छायल 
१२५ संदीप गवई 
१२६ जिगर मुलानी 
१२७ अमोल माने 
१२८ संतोष वायकर 
१२९ रेखा चाबुस्कर 
१३० नारायण कोकीतकर 
१३१ रवी पटवळे 
१३२ शैलेश सोनावणे 
१३३ महादेव खांडेकर 
१३४ रनजीत चव्हाण 
१३५ मुकेश कुमार सिंग 
१३६ किसन शिंदे 
१३७ तानाजी रोटे 
१३८ कोंडीबा मल्हारे 
१३९ घनशाम बोरीया 
१४० महेंद्र धायीनजे 
१४१ संतोष शिंदे 
१४२ विशाखा पडोळ 
१४३ मिनाक्षी गंगणे 
१४४ सविता सोनावणे 
१४५ बाबु झा 
१४६ संतोष बीरंजे 
१४७ सुनित भगत 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


܂ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

अनुसूची -१ – चालू 


1 


( ४ ) 


१४८ राहूल टापरे 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी . एम इंडिया प्रा . लि . टेक पार्क - १ 
( टिपीओ-१) टावर- ब येरवडा , पुणे ४११ ००६ . 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


१४९ परितोष पांडे 
१५० गणेश कांबळे 
१५१ अभिषक धिमन 
१५२ गौरीशंकर हिरेमठ 
१५३ अशोक अंगोळकर 
१५४ मोहम्मद नेमद 
१५५ राकेश खोके 
१५६ सचिन डोंगे 
१५७ संदिप पाटील 
१५८ विशाल चौरंगे 
१५९ सुजाता देशमुख 
१६० सुनंदा बोरुटे 
१६१ अलका सावले 
१६२ संजू खचकद 
१६३ सुशिल चौधरी 
१६४ संजय ठोंबरे 
१६५ अनिल शिरसागर 
१६६ अमित कुमार 
१६७ धरमसिंग खचकद 
१६८ हरिप्रताप सिंग 
१६९ कल्पना पेंजळे 
१७० महानंदा पाटील 
१७१ सविता मामले 
१७२ ललिता मोरे 
१७३ रामचंद्र सरगर 
१७४ विकास घालमे 
१७५ रस्मिता राऊत 
१७६ सुकांती माझी 
१७७ करपाल सिंग 
१७८ काशिनाथ सिंग 
१७९ प्रतिक्षा ससाणे 
१८० इलियाज अंथोणी 
१८१ सुभाष भंडकर 
१८२ जयशंकर झा 
१८३ संगिता संके 
१८४ किर्ती गोधळे 
१८५ नितीन मिश्रा 
१८६ कुलदीप सिंग 


सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


1111111111 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


७९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची -१ – चालू 


1 


( ३ ) 


१८७ गफिर पटेल 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी. एम इंडिया प्रा . लि . टेक पार्क - १ 
(टिपीओ- १) टावर- ब येरवडा , पुणे ४११ ००६ . 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


१८८ सुनिल जाधव 
१८९ रुपेश भगत 
१९० छगन मोहुरले 
१९१ अमरेश कुमार 
१९२ सुमित जाधव 
१९३ विकास मुळे 
१९४ सुबोधकुमार राम 
१९५ जगदीश बेलेकर 
१९६ राहूल भोंडवे 
१९७ सुहास अहिरे 
१९८ संतोष परवे 
१९९ महेश भालेराव 
२०० महेश भोईर 
२०१ संतोष शिंदे 
२०२ गोविंद डुकेवार 
२०३ सुमित थोरवे 
२०४ अमर कोंढारे 
२०५ संतोष गाढे 
२०६ विठ्ठल रक्षे 
२०७ तानाजी शिंदे 
२०८ अजित साठे 
२०९ ज्ञानेश्वर भोसले 
२१० अनिल कांबळे 
२११ विजय माळी 
२१२ अजित वाघोले 
२१३ राजेश खानवे 
२१४ रविंद्र सावळे 
२१५ रामप्रताप सिंग 
२१६ मनमोहन सिंग चौरारीया 
२१७ सुक्रुत घोगरे 
२१८ प्रशांत पवार 
२१९ महेश भोईर 
२२० विकास कुंभार 
२२१ अत्यादिनानंद पारखे 
२२२ योगेश शिंदे 
२२३ केतन शितोळे 
२२४ प्रविण जावळे 
२२५ दत्तात्रय शिंदे 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

अनुसूची-१ - चालू 


( ४ ) 


२२६ राजु गोरे 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी .एम इंडिया प्रा. लि . टेक पार्क - १ 
(टिपीओ-१) टावर - ब येरवडा , पुणे ४११ ००६. 


]དེ]༑༑༑༑་་]}༑༑༑ 


२२७ मंगेश साठे 
२२८ प्रकाशशिंदे 
२२९ संगिता शेठ्ठी 
२३० उज्वला ससाणे 
२३१ अनिता शेलकर 
२३२ सुजाता पंडित 
२३३ प्रिती बोराडे 
२३४ अरुण सौंदरमल 
२३५ विजय ठाकरे 
२३६ शारदा वानखेडे 
२३७ मोहम्मद अखिल 
२३८ अविनाश खानेकर 
२३९ आकाश मोहारे 
२४० लक्ष्मण राऊत 
२४१ मयुर डोयफोडे 
२४२ सागर जाधव 
२४३ भारत माळी 
२४४ रामेश्वर खाडे 
२४५ काशिनाथ जाधव 
२४६ अंबिका सावंत 
२४७ योगेश ऊमन 
२४८ संतोष बुचडे 
२४९ प्रविण वाघोले 
२५० संतोष घोडके 
२५१ सुखदेव लोहार 
२५२ अनुरत ससाणे 
२५३ गणपत बाभळे 
२५४ राहूल सोरटे 
२५५ सुरेश रनदिवे 
२५६ कानिफनाथ भोसले 
२५७ तकदीर येवले 
२५८ चंद्रकांत नाईक 
२५९ नवनाथ सावळे 
२६० ज्ञानेश्वर निकम 
२६१ संजय उमन 
२६२ युवराज जाधव 
२६३ चंद्रभान शिंदे 
२६४ सचिन उजागरे 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑༑ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची -१ - समाप्त. 


( २ ) 


( ४ ) 


२६५ संजय कांबळे 


सुरक्षा रक्षक 


मे . आय. बी . एम इंडिया प्रा . लि . टेक पार्क - १ 
( टीपीओ-१ ), टावर- ब, येरवडा, पुणे ४११ ००६ . 


२६६ विजय साठे 
२६७ संजय गोरे 
२६८ शंकर शेडगे 
२६९ मारुती पॉल 
२७० सुनिता कोलते 
२७१ संतोष पाटील 
२७२ निलेश उमन 
२७३ कमलाकर पानाडे 
२७४ गणेश कांगणे 
२७५ जितेंद्र लांडगे 
२७६ मारुती कांबळे 
२७७ दिनेश आळवणे 
२७८ सुनिल देसले 
२७९ गणेश उगले 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


।।।।। 


कारगील इंडिया प्रा . लि ., प्लॉट नं . ई- ४, ई-५ , 
एम . आय . डी . सी . एरिया, कुरकुंभ , ता . दौंड , 

जि . पुणे ४१३ ८०२. 


२८० नंदकुनार गुरव 
२८१ सनिल मांग 
२८२ रामबालक सिंग 
२८३ प्रकाश पाटील 
२८४ रामेश्वर पारधे 
२८५ पिंकी शुकला 
२८६ हनुमंत मगर 
२८७ विश्वनाथ गुवाडे 
२८८ शंकर देसले 
२८९ ओमप्रकाश गुप्ता 
२९० विक्रम राम 
२९१ शिवराम शिंदे 
२९२ तुकाराम खामकर 
२९३ कचरु पवार 
२९४ सत्यसिंग जाधव 
२९५ महेश गव्हाणे 
२९६ अतुल उत्तेकर 
२९७ सुभाष परदेशी 
२९८ कुलदीप प्रजापती 
२९९ देवानंद कुमार 
३०० मंगलेश जैस्वाल 


सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


-- 


- 


टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा 
रक्षकांना कामे देऊ शकतात . 


भाग एक - ल - ११ 


DA 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) कायदा , २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३. शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ ) ( १ ) उंची - १६२ सें . मी . 

( २) वजन - ५०किलो 
( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें. मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी. 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास , नंबर जास्त नसावा. 

( ब) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी. व छातीमध्ये २ सें. मी . ची सवलत देण्यात यावी . 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा ) रेनकोट, ट्राऊझर, टोपी , वूलन कोट व पँट. 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना " क " मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदित सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदीनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल 

७. विवरणपत्र सादर करणे - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी , एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ " मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र . १०- १६ , शके १९३८ 

८३ 
( ब ) सहामाही विवरणपत्र . - ( १) नियुक्त केलेल्या , नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास, कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र . - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८. एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १३( २) व १४ ( ३) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 


घ्यावी. 


९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालका 

कापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ ( १ )( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 


दिनांकाप 


१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशाप्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देईल . 
____ १४. कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी (उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील . 
___ १५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे. 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर , सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 
भाग एक - ल - ११अ 


८४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 
मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील . अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान, रजा वेतन, 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 
_____ २१. सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथाप्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२ . सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल. 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 
वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 


येईल . 


__ अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदेदिले नसल्यास सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी-मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर-डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 
क्रमांक 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 
( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना ब 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 

संख्या 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


( ३ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 

नमुना क 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 


( २ ) 


( ३ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


नमुना ड 


सरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचामंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
महिने 

नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना भविष्यनिर्वाह 
( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले 

निधी ज्यावर 
मार्च) 

संख्या एकूण वेतन 

कपात केली आहे 

असे वेतन 
(१) (२) 

(३) ( ४ ) 


अ . क्र . 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द . थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


मह 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १-७, २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 

co 
In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following 

the Government Notification , Industries , Energy and Labour 
Department, No. SGA. 2014 /C .R . 113 /LAB -5 , dated the 1st March 2014 is hereby published under 
the authority of the Governor. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour) to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2014 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT , 1981. 

No. SGA. 2014 / C . R . 113 /LAB -5 . — Whereas , certain Security Gaurds whose names are 
mentioned in Column ( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
Security Guards” ) , employed with the Principal Employer mentioned in Column ( 4 ) of the said 
Schedule I, employed by M /s . Security and Intelligent Services (India ) Ltd ., 514 and 516 Sterling 
Centre , M . G . Road , Pune 411 001 and owner Shri Pranabkumar Ajit Pradhan have applied for 
grant of exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all provisions 
of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as " the said Scheme") ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory 
Committee and after verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the 
opinion that they are in enjoyment of benefits , which are on the whole not less favourable to 
them than the benefits provided by and under the said Act and the said Scheme. 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said Security Guards from operations of all provisions of 
the said Act and the said Scheme, for a period of three years from the date of publication 
this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in Schedule II appended 
hereto : 

Schedule I 


Sr . 


Class 


Name of Security 

Guards 


Name and address 
of Principal of Employer 


No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Rupesh Kumar Singh 


Security Guard 


M / s . IBM India Pvt . Ltd ., 
Tech Park One ( TPO - 1 ), 
Tower No. B , Yerawada , 

Pune 411 006 . 


| 


| 


| 


| 


| 


2 Anil Rathod 
3 Ankesh Kumar Jha 
4 Vijay Thakur 
5 Divakar Salunkhe 

Sandip Nanavare 

Prabhanjan Kumar Jha 
8 Mukesh Tiwari 
9 Vishal Devkar 
10 Rajesh Tiwari 
11 Vinod Patil 
12 Shabbir Langade 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

Schedule 1 - contd . 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
13 Amit Kumar 

Security Guard 

M /s . IBM India Pvt . Ltd ., 
Tech Park One ( TPO - 1 ), 
Tower No. B , Yerawada , 

Pune 411 006 . 
14 Vitthal Muknar 

Security Guard 
15 Dattatray Patil 

Security Guard 
16 Shankar Kumar Singh 

Security Guard 
17 Allauddin Rasool Murshed Security Guard 
18 Sandip Patil 

Security Guard 
19 Rajendra Kumar Sharma 

Security Guard 
20 Amar Pakhale 

Security Guard 
21 Riyaaz Ahmed Guddini 

Security Guard 
22 Rajesh Jha 

Security Guard 
23 Uttam Dhokane 

Security Guard 
24 Ravikant Jha 

Security Guard 
Rajendra Mourya 

Security Guard 
26 Anil Gaikwad 

Security Guard 
27 Rajendra Singh 

Security Guard 
28 Kumar Patole 

Security Guard 
29 Sanjay Kumar Yadav 

Security Guard 
30 Sachin Doiphode 

Security Guard 
31 Nitin Sakhare 

Security Guard 
32 Shailesh Nimbalkar 

Security Guard 
33 Prafulla Paigo 

Security Guard 
34 Maruti Salunkhe 

Security Guard 
35 Dashrath Dhede 

Security Guard 
36 Rajnatanam Dokka 

Security Guard 
37 Santosh Rathod 

Security Guard 
38 Pranjal Sharma 

Security Guard 
39 Mahendra Pawar 

Security Guard 
40 Chandrakant Pujari 

Security Guard 
41 Dattatray Sarawase 

Security Guard 
Devendra Singh 

Security Guard 
43 Bahadur Singh Nayal 

Security Guard 
44 Angad Jadhav 

Security Guard 
45 Suhas Jadhav 

Security Guard 
46 Jaisingh Kumbhar 

Security Guard 
47 Rupesh Sambare 

Security Guard 
48 Ravindra Sapkal 

Security Guard 
49 Santosh Kapile 

Security Guard 
Rupesh Sonawane 

Security Guard 
51 Guru Limbole 

Security Guard 
52 Chandan Khomane 

Security Guard 
53 Dhanraj Dhangar 

Security Guard 
54 Kumar Waghmare 

Security Guard 
55 Ganesh Kumare 

Security Guard 
56 Ganesh Sabale 
57 Chetan Jambhulkar 

Security Guard 
58 Sanjay Nikam 

Security Guard 
59 Indrajit Singh 

Security Guard 
60 Dnyandeo Takras 

Security Guard 
61 Suresh Kashid 

Security Guard 
62 Amarnath Mishra 

Security Guard 
63 Aba Zende 

Security Guard 
64 Ramesh Manjulkar 

Security Guard 


| 


42 


| 


50 


| 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


Schedule - I — concld . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 4 ) 


(3 ) 
Security Guard 


65 Vishwas Raut 


M / s . IBM India Pvt. Ltd ., 
Tech Park One ( TPO - 1), 
Tower No. B , Yerawada , 

Pune 411 006 . 


66 Ritesh Zaveri 
67 Nandkumar Dadge 
68 Nitin Kulkarni 
69 Kishor Chavan 
70 Vijay Ladkat 
71 Mahesh Kajale 
72 Ramesh Kharade 
73 Rama Chandane 
74 Sukhdev Jadhav 
75 Vitthal Jadhav 
76 Shivram Mali 
77 Nitin Takavale 
73 Sukhdev Tibile 
79 Ishwar Chedkapure 
80 Devidas Kashid 
81 Rahul Godse 
82 Suraj Sawant 
83 Aakash Kasbe 
84 Ganesh Jadhav 
85 Govind Suryawanshi 
86 Gokul Sapkale 
87 Prashant Ahirekar 
88 Vijay Salunke 
89 Vinod Ahirekar 
90 Ramesh Patil 
91 Rekha Singh 
92 Nilam Karve 
93 Supriya Wadnere 
94 Dipali Kadam 
95 Sampatrao Hasbe 
96 Shivaji Jamadar 
97 Pushpraj Ubale 
98 Dattaram Sarkale 
99 Prakash Jadhav 
100 Santosh Janjalkar 
101 Dada Auchare 
102 Ganesh These 
103 Anil Sutar 
104 Suhas Bhosale 
105 Sawankumar Kasbe 
106 Santosh Dhaigude 
107 Dagdu Somwanshi 
108 Shabbir Jamadar 
109 Swapnil Sonawane 
110 Bashweshwar These 
111 Lalitkumar Mishra 
112 Ganesh Shinde 
113 Anil Chavan 
114 Aasha Jadhav 
115 Usha Gawale 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


|||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


भाग एक - ल - १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७ , २०१६ / भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


Schedule 1 - contd . 


( 1 ) 


(2) 


(4 ) 


(3) 
Security Guard 


116 


Vanita Bagde 


M /s . IBM India Pvt . Ltd ., 

Tech I Park One ( TPO - 1 ), 
Tower No. B , Yerawada, Pune 411 006 . 


117 Deepa Raulkar 
118 Nitin Bedarkar 
119 Pravin Date 
120 Tushar Nimbalkar 
121 Ganesh Bhadle 
122 Ravindra Adagale 
123 Sanjay Ballar 
124 Omkar Chahayal 
125 Sandip Gavai 
126 Jigar Mulani 
127 Amol Mane 
128 Santosh Waykar 
129 Rekha Chabuskar 
130 Narayan Kokitkar 
131 Ravi Patwale 
132 Shailesh Sonawane 
133 Mahadev Khandekar 
134 Ranjit Chavan 
135 Mukesh Kumar Singh 
136 Kisan Shinde 
137 Tanaji Rote 
138 Kondiba Malhare 
139 Ganshyam Boriya 
140 Mahendra Dhainje 
141 Santosh Shinde 
142 VishakhaKadol 
143 Minakshi Gangne 
144 Savita Sonawane 
145 Babu Jha 
146 Santosh Biranje 
147 Sunit Bhagat 
148 Rahul Tapare 
149 Paritosh Pandey 
150 Ganesh Kamble 
151 Abhishek Dhiman 
152 Gourishankar Hiremath 
153 Ashok Angolkar 
154 Mohhmad Nemat 
155 Rakesh Khoke 
156 Sachin Donge 
157 SandipPatil 
158 Vishal Gharunge 
159 Sujata Deshmukh 
160 Sunanda Borute 
161 Alka Savle 
162 Sanju Khachkad 
163 Sushil Chaudhari 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 

Schedule -I — concld . 
( 2 ) 

(3 ) 


( 1 ) 


164 Sanjay Thombare 


Security Guard 


M / s . IBM India Pvt . Ltd ., 

Tech I Park One ( TPO - 1), 
Tower No. B , Yerawada , Pune 411 006 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


165 Anil Kshirsagar 
166 Amit Kumar 
167 Dharamsingh Khachkad 
168 Haripratap Singh 
169 Kalpna Kenjale 
170 MahanandaPatil 
171 Savita Mamale 
172 Lalita More 
173 Ramchandra Sargar 
174 Vikas Ghalme 
175 Rasmita Raut 
176 Sukanti Mazi 
177 Karpal Singh 
178 Kashinath Singh 
179 Pratiksha Sasane 
180 Eliyas Anthoni 
181 Subhash Bhandakkar 
182 JayshankarJha 
183 Sangita Sanke 
184 Kirti Gondhale 
185 Nitin Mishra 
186 Kuldeep Singh 
137 Gafir Patel 
188 Sunil Jadhav 
189 Rupesh Bhagat 
190 Chagan Mohurle 
191 Amrish Kumar 
192 Sumit Jadhav 
193 Vikas Mule 
194 Subodhkumar Ram 
195 Jagdish Belekera 
196 Rahul Bhondve 
197 Suhas Ayare 
198 Santosh Parve 
199 Mahesh Bhalerao 
200 Mahesh Bhoir 
201 Santosh Shinde 
202 Govind Dukkewad 
203 Sumit Thorve 
204 Amar Kondhare 
205 Santosh Gade 
206 Vitthal Rakshe 
207 Tanaji Shinde 
208 Ajit Sathe 
209 Dnyaneshwar Bhosale 
210 Anil Kamble 
211 Vijay Mali 
212 AjitWaghole 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


| 


| 


| 


| 


भाग एक - ल - १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

Schedule 1 - contd . 
(2 ) (3 ) 

(4 ) 


( 1 ) 


213 Rajesh Khanve 


Security Guard 


M / s. IBM India Pvt. Ltd ., 

Tech I Park One ( TPO - 1 ), 
Tower No. B , Yerawada , Pune 411 006 


| 


| 


214 Ravindra Sawale 
215 Rampratap Singh 
216 Manmohan Singh Churariya 
217 Sukrut Ghogare 
218 Prashant Pawar 
219 Mahesh Bhoir 
220 Vikas Kumbhar 
221 Atyadinanand Parkhe 
222 Yogesh Shinde 
223 Ketan Shitole 
224 Pravin Jawale 
225 Dattatray Shinde 
226 Raju Gore 
227 Mangesh Sathe 
228 Prakash Shinde 
229 Sangita Shetty 
230 Ujjwala Sasane 
231 Anita Shelar 
232 Sujata Pandit 
233 Priti Borade 
234 Arun Soundarmal 
235 Vijay Thakare 
236 Sharda Wankhede 
237 Mohhamad Akil 
238 Avinash Khanekar 
239 Aakash Mahore 
240 Laxnan Raut 
241 Mayur Doiphode 
242 Sagar Jadhav 
243 Bharat Mali 
244 Rameshwar Khade 
245 Kashinath Jadhav 
246 Ambika Sawant 
247 Yogesh Uman 
248 Santosh Buchade 
249 Pravin Waghole 
250 Santosh Ghodke 
251 Sukhdev Lohar 
252 Anurath Sasane 
253 Ganpat Babhale 
254 Rahul Sorte 
255 Suresh Randive 
256 Kanifnath Bhosale 
257 Takdir Yewale 
258 Chandrakant Naik 
259 Navnath Sawale 
260 Dnyaneshwar Nikam 
261 Sanjay Uman 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


| 


| 


| 


| 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६/ भाद्र. १० - १६, शके १९३८ 


( 1 ) 


(2) 


( 4 ) 


262 Yuvraj Jadhav 


| 


263 Chandrabhan Shinde 
264 Sachin Ujagare 
265 Sanjay Kamble 
266 Vijay Sathe 
267 Sanjay Gore 
268 Shankar Shedge 
269 Maruti Paul 
270 Sunita Kolte 
271 Santosh Patil 
272 Nilesh Uman 
273 Kamlakar Panade 
274 Ganesh Kangane 
275 Jitendra Landge 
276 Maruti Kamble 
277 Dinesh Alawane 
278 Sunil Desale 
279 Ganesh Ugale 


| 


| 


Schedule -I — concld . 

(3) 
Security Guard 

M / s . IBM India Pvt . Ltd ., 

Tech I Park One ( TPO - 1 ), 

Tower No. B , Yerawada , Pune 411 006 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard Cargil India Pvt . Ltd ., Plot No . E - 4 

and E - 45 , M . I. D . C . Area , Kurkumbh , 

Tal. Daund , Dist. Pune. 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


280 Nandkumar Gurav 
281 Sunil Mang 
282 Rambalak Singh 
283 Prakash Patil 
284 Rameshwar Pardhe 
285 Pinky Shukla 
286 Hanumant Magar 
287 Vishwanath Guvhade 
288 Shankar Desale 
289 Omprakash Gupta 
290 Vikram Ram 
291 Shivram Shinde 
292 Tukaram Khamkar 
293 Kacharu Pawar 
294 Satyashil Jadhav 
295 Mahesh Guvhane 
296 Atul Uttekar 
297 Subhash Pardeshi 
298 Kuldeep Prajapati 
299 Devanand Kumar 
300 Manglesh Jaiswal 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to 
Security Guards. Principal Employers can employ these Private Security Guards at 
their own risk . 


भाग एक - ल - १३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० -१६, शके १९३८ 

Schedule - II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the Guards 
as well as the employer of such Guard is necessary . Licence under the Private Security Agency 
(Regulation ) Act, 2005 is also compulsory on the part of Employer Agency. 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are 
deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements . Educational, 
physical and other requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Education Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements ( A ) ( 1) Height — 162 c. m . 

(2 ) Weight – 50 kg . 
( 3 ) Chest – 79 c .m . (Without Expansion ) and 84 c. m . 

(On Expansion ) 
(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess 

number. 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c. m . in height 

and 2 c. m . in chest . 
4 . Benefits. — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

( a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 
(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap , 

Woolen Coat and Pant . 
5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account 
in a Nationalised Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent 
to his earned wages by 7th of every month . Statement showing details of wages paid in Form 
“ C ” shall be submitted to the Security Guards Board by 10th of every month . The Agency 
shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages : 6 % of wages 
Paid Holidays 

1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues 
such as Provident Fund, E . S . I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by 
the Agency with such authority and challan thereof be submitted to the Board for information . 
The Security Guards Agency should give regular receipt to the Guard and submit a consolidated 
report of the abovesaid transactions to the Government, the Commissioner of Labour and the 
Security Guards Board every six months . In case of default , the Agency shall be held responsible 
and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of 
wages existing at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security 
Guards Board . The ultimate responsibility in this respect lies on the concerned Principal 
Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the 
Security Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the Guards deployed at his 
establishment are getting wages and benefits not less favourable than those available under the 
Scheme. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


९५ 


11CIIS . 


7 . Filling of Returns — a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the 
Government, the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the 
quarter ( January , April, July and October ) in respect of employment of Security Guards in 
Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . ( 1 ) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be 
submitted by the Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to 
the Government , the Commissioner of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident 
Fund and ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the Guard and 
submit a consolidated report of the above said transaction to the Government, the Commissioner 
of Labour and the Security Guards Board every six months. 

( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of 
employees Provident Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication 
of this Notification to the Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security 
Guards will be cancelled . 

( c ) Annual Return . Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax, P . F ., 
E . S .I. duly certified by Chartard Accountant , in Form - D on or before 30th of June of every year 
to the Government and the Board , along with copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the 
Board according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register 
exempted Security Guards under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by 
the Board by paying prescribed registration fee within a period of one month from the date of 
issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who 
is engaging exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as 
provided under Clause 13 ( 1) ( a ) of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , 
applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should 
pay Registration Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office. — Every Agency shall have registered office which shall be notified to 
the Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or 
change in name, the same shall be informed to the Government and to the Board along with 
documentary proof thereof within a period of 15 days from such change , so as to Government 
can issue Notification in respect thereof. Board shall take note of such changes after issuance 
of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal 
Employers who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such 
Principal Employer in that case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , 
attendance card to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on 
the part of the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be 
submitted to the Board including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure 
that its Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of 
residence, the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such 
Security Guard . 


९६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 
17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and 
conditions, which may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra 
or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month 
on wages paid to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start 
paying such levy within the period of 1 month from the date of exemption Notification . 
The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within 
the time limit specified as above , shall further pay by way of penalty , surcharge @ 10 % of the 
amount to be remitted . 

19 . In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to 
expiry of agreement or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of 
such Principal Employers and the Security Guards to the Board within 7 days from such 
discontinuation . In such case the registration of the said Principal Employer shall stand cancelled . 
The agency shall also submit the details of Security Guards who have left the services due to 
any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and concerned Police 
Station within 7 (Seven ) days. On receipt of the above details Board will cancel the registration 
of such exempted guards. 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security 
Agency , the Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board 
towards the wages and all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S .I. C ., Payment of 
Bonus , leave with wages , leave on national holidays etc. or the same shall be the amount 
equivalent to 56 % of the gross payment made by the Principal Employer to the Security Agency , 
whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who 
would be relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the 
reliever shall be 10 % of the basic wages, or whichever is higher . 

22 . The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training 
of the Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total 
cost of which will not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer 
to the agency . 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at 
the rate which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards . For this purpose 
an amount of 4 % per annum should be delineate. 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency 
liable for cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions 
and rules are followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the 
exempted Security Guards as per the conditions of Notification the Principal Employer will be 
held responsible to pay the same to the exempted Security Guards. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७ , २०१६ / भाद्र . १० - १६, शके १९३८ 


FORM A 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April-June 
July - September 
October - December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM B 


Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 

Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 


No . 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of Security 
Guards who have 
left the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 3 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


भाग एक - ल -१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १- ७, २०१६ / भाद्र. १० - १६ , शके १९३८ 

FORM C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages 
Disbursement of wages for the month of : 

Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 


Amount 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 

Period of Annual 
Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months Total No. of 
(April to Security Guard 
March ) engaged 

( 2 ) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

( 4 ) 


The Wages on which 
the P .F . Contribution 

is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 

(6 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


